सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजापान 


असाधारण 
प्राधिकृत प्रकाशन 


क्र . ४५ ] मंगळवार , दिनांक २७ ऑक्टोबर २०१५ : कार्तिक ५ , शके १९३७ [किंमत ५.०० रु .] 

स्वतंत्र संकलन म्हणून फाईल करण्यासाठी या भागाला वेगळे पृष्ठ क्रमांक दिले आहेत 


भाग एक - अ औरंगाबाद विभाग 


परिशिष्ट - ७ ब 


जिल्हाधिकारी हिंगोली यांचे कडुन 


जा .क्र . २०१५/ साशा/ नपाप्र/ कावी -४८८/ निवडणुक - 
मा . अवर सचिव , राज्य निवडणुक आयोग , महाराष्ट्र राज्य 
यांचे कडील आदेश क्र . रानिआ / नप- २०१५/ प्र .क्र . १४/ का /०६/ 
मुंबई- ३२ दि . १८ / ०९ / २०१५ अन्वये प्रदान केलेल्या अधिकाराचा 
वापर करुन महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नपगरपंचायती व औद्योगिक 
नगरी अधिनियम १९६५ ( १९६५ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्र . 
४० ) ( या पुढे सदर अधिनियम म्हणून संबोधित केलेला ) चे 
कलम १० (१ ) खाली हिंगोली जिल्ह्याचेजिल्हाधिकारी निम्नोक्त 
आदेशाच्या अनुसूचित दर्शविल्याप्रमाणे औंढा ( ना ) नगर पंचायत 
क्षेत्र जितक्या प्रभागात विभागण्यात येईल त्या प्रभागांची 
संख्या व त्यांची व्याप्ती निश्चित करण्याचे आणि ज्या प्रभागामध्ये 
अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती आणि नागरीकांचा 


मागासवर्ग प्रवर्गासाठी जागा राखून ठेवण्यात येतील ते प्रभाग 
आणि त्याच प्रमाणे महिलांसाठी ( अनुसूचित जाती , अनुसूचित 
जमाती आणि नागरीकांचा मागासवर्ग प्रवर्गाच्य महिलांसह ) 
जागा राखून ठेवण्यात येतील ते प्रभाग दर्शविणारा मा . विभागीय 
आयुक्त तथा प्रादेशिक संचालक औरंगाबाद यांचे पत्र जा .क्र . 
२०१५/ नपप्र / कावी/ आस्था -२ / कावी -९६८ दि . ०३. १० .२०१५ 
च्या आदेशाचा प्रारुप मसुदा महाराष्ट्र नगरपरिषदा , नगरपंचायती 
व औद्योगिक नगरी अधिनियम १९६५ ( १९६५ चा महाराष्ट्र 
अधिनियम क्र . ४० ) ( या पुढे सदर अधिनियम म्हणून संबोधित 
केलेला) चे कलम १० ( १) च्या परंतूका मध्ये निश्चित केलेल्या 
पध्दतीप्रमाणे औंढा ( ना ) नगरपंचायत क्षेत्रातील रहिवाश्याच्य 
माहितीसाठी प्रसिध्द करण्यात आला होता . त्यास अनुसरुन 
आलेल्या हरकतीची जिल्हाधिकारी हिंगोली यांनी सर्वकश 
विचार करुन मि तुकाराम कासार , हिंगोली जिल्ह्याचा 
जिल्हाधिकारी उक्त अधिनियमाच्या कलम १० , पोट कलम 
( १) अन्वये प्रदान केलेला अधिकाराचा वापर करुन निम्नोक्त 
आदेश देत आहे . 


औ . भाग १ अ ( असा) - १ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , २७ ऑक्टोबर २०१५ : कार्तिक ५ , शके १९३७ 


भाग १ - अ असाधारण 


आदेश 


अ ) अनुसुचित जाती 


ब) अनुसुचित जमाती 


क ) नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्ग 


ज्याअर्थी, महाराष्ट्र नगर परिषदा , नगर पंचायती व औद्योगिक 
नगरी अधिनियम १९६५ ( सन १९६५ चा महाराष्ट्र ४० ) च्या कलम ९ 
पोटकलम २ अन्वये मा .विभागीय आयुक्त तथा प्रादेशीक संचालक औरंगाबाद 
विभाग , औरंगाबाद यांनी त्यांचे कडील जा .क्र .२०१५/ सा .प्र./कक्ष- ४/ नपप्र / 
आस्था - २/ कावी/दिनांक ३१ जुलै २०१५ राजपत्र प्रसिध्दीकरण दि . ०६ 
ऑगस्ट , २०१५ च्या अधिसुचने अन्वये त्यांनी औंढा ( ना ) नगर पंचायत 
बाबतीत खाली दर्शविल्याप्रमाणे निवडावयाच्या सभासदांची संख्या , अनुसुचीत 
जाती, अनुसुची जमाती व नागरीकांचा मागासवर्ग प्रवर्ग यांच्यासाठी राखून 
ठेवावयाच्या जागा व महिलांसाठी ( अनुसुचित जाती, अनुसुचित जमाती 
आणि नागरीकांचा मागासवर्ग प्रवर्गाच्या महिलांसह ) राखून ठेवावयाच्या 
जागा निश्चित केलेल्या आहेत . 


५ . महिलांसाठी सर्वसाधारण जागा म्हणून राखून 


ठेवावयाच्या जागांची संख्या 


( अनुक्रमांक ३ समोरील नमुद केलेल्या जागा वजा 


अनुक्रमांक ४ अ ,ब , व क समोरील नमुद केलेल्या जागा ) 


१ . निवडावयाच्या सभासदांची संख्या 


पा 


२. अनुसूचित जाती , अनुसुचित जमाती आणि नागरिकांचा 


मागासवर्ग प्रवर्ग यासाठी राखून ठेवावयाच्या जागांची संख्या 


अ ) अनुसुचित जाती 


त्याअर्थी, आता राज्य निवडणूक आयोग , महाराष्ट्र मा . अवर 
सचिव यांचे पत्र क्रमांक रानिआ/ नप-२०१५/ प्र.क्रं .-१४/ का /०६, मुंबई-३२ दि . 
१८ / ०९ / २०१५ व महाराष्ट्र नगरपरिषदा , नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी 
अधिनियम १९६५ चे कलम १० , पोटकलम ( १ ) अन्वये प्राप्त झालेल्या 
अधिकाराचा वापर करुन मी , तुकाराम कासार , जिल्हाधिकारी हिंगोली या 
द्वारे औंढा ( ना ) नगर पंचायत क्षेत्र जितक्या भागात विभागण्यात येईल त्या 
प्रभागांची संख्या व त्यांची व्याप्ती या आदेशाच्या अनुसुचि मध्ये दर्शविल्याप्रमाणे 
निश्चित करीत असुन ज्या प्रभागामध्ये ( अनुसूचित जाती, अनुसुचित जमाती 
आणि नागरीकांचा मागासवर्ग प्रवर्ग यांच्यासाठी व महिलांसह ) जागा राखून 
ठेवण्यात येतील, हे प्रभाग निर्दिष्ट करीत आहे. 


ब ) अनुसुचित जमाती 


क ) नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्ग 


३ . महिलांसाठी ( अनुसुचित जाती , अनुसुचित जमाती 

आणि नागरीकांचा मागासवर्ग प्रवर्गाच्या महिलांसाठी 
राखून ठेवावयाच्या जागा धरुन ) 


3 . 


या आदेशाच्या तारखेच्या निकट नंतरच्या पुढील सार्वत्रिक 
निवडणुकीच्या प्रयोजनार्थ हा आदेश अमलात येईल . 


०९ 


दि . 


/ १०/ २०१५ 


४ . उपरोक्त क्रं . ३ पैकी वरील क्रं .२ ( अ ),( ब) व ( क ) 

येथील जागा मध्ये अनुसूचित जाती, अनुसुचित 
जमाती आणि नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्गाच्या 
महिलांसाठी राखून ठेवावयाच्या जागांची संख्या 
खालीलप्रमाणे राहील . 


( तुकाराम कासार ) 
जिल्हाधिकारी हिंगोली 


औरंगाबाद विभाग 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , २७ ऑक्टोबर २०१५ : कार्तिक ५ , शके १९३७ 


परिशिष्ट - २ अ 
नगर पंचायत औंढा नाग . जिल्हा हिंगोली 

नगर पंचायत सार्वत्रिक निवडणुक 


प्रभाग 
क्रमांक 


प्रभागाचे 
नांव 


प्रभागाची व्याप्ती 


प्रभागाची सीमा 


आरक्षणाची स्थिती किती जागा 
कोणत्या प्रवर्गासाठी जसे 
अनुसुचित जाती जमाती , 
नागरीकांचा मागासवर्गास 
स्त्रीयांसाठी ( अनु. जाती जमाती 

नागरीकांच्या मागासवर्गास 
___ स्त्रीयांसाठी धरुन ) 


२ 


अनुसूचित जमाती 


२ 


। 


२ 


अनुसूचित जमाती 


। 

उत्तर - मारोती मंदीर 

पुर्व - औंढा ते हिंगोली रोड 
गलांडी , काजीदरा तांडा चा 

पश्चिम - अंजनवाडा रस्ता 
काही भाग 

दक्षिण - काजीदरातांडा 
काजीदरा तांडा चा काही भाग ,| उत्तर - मारोती मंदीर 
बंजारा कॉलनी , रामजी नगर , पुर्व - औंढा ते हिंगोली रोड 
अहिल्यानगर , मार्केट कमिटी | पश्चिम - अंजनवाडा रस्ता 
समोरील भाग . 

दक्षिण - काजीदरातांडा 

उत्तर - तलाब कट्टा 
| सैलानी नगर , जमाई नगर , दर्गा पूर्व - परभणी हिंगोली रोड 
| परिसर , हुतात्मा स्मारक परिसर | पश्चिम - काजीदरा पांदन रस्ता 

दक्षिण - हिंगोली परभणी रोड 
सैलानी नगर , जमाईनगर , उत्तर - नुरानी दर्गाहिंगोली रोड 
पोलीस स्टेशन वसाहत , एम एस पुर्व - एम . एस . ई . बी . कार्यालय 
ई बी परिसर काही भाग पश्चिम - आण्णाभाऊ साठे चौक 

दक्षिण - जिल्हा परिषद शाळा 


सर्वसाधारण 


सर्वसाधारण 


एम एस ई बी परिसर नागनाथ | उत्तर - हिंगोली रोड 
मंदीर पांदन रस्ता , शिक्षक पुर्व - जयराम सोनुने यांचे घर 
कॉलनी , सिध्दार्थ नगर , जि .प .| पश्चिम - भालेराव सर यांचे घर 
शाळेसमोरील परिसर दक्षिण - रमेश मुळे यांचे घर 


सर्वसाधारण स्त्री 


अनुसूचित जाती स्त्री 


10 


| 


७ 


अनुसूचित जाती 


हिंगोली रोडचा काही भाग , पोलीस उत्तर - परभणी हिंगोली रोड 
स्टेशन परिसर, आण्णाभाऊ साठे | पुर्व - पांदन रस्ता 
चौक परिसर , सिध्दार्थ नगर | पश्चिम - लहुजी नगर 
मधील काही भाग 

दक्षिण - पवार यांचेकिराणा दुकान 
सिध्दार्थ नगर , डॉ . आंबेडकर | उत्तर - मिलिंद मुळे यांचे घर 
हॉल मागील परिसर , आझाद | पुर्व - पांदन रस्ता 
चौक , कुरैशी मोहल्ला काजी | पश्चिम - नागेश्वर प्राथमिक शाळा 
मोहल्लाचा काही भाग दक्षिण - दादाराव पाटील चौकाचा उत्तरेकडील भाग 
डॉ . आंबेडकर चौक परिसर , 

कि पारसर , | उत्तर - कल्याण पोले यांचे घर 
काजीयान मस्जीद समोरील भाग, पर्व . सरेश वैद्य यांचे घर 
चोंढेकर गल्ली , कासार गल्ली , पश्चिम - चोंढेकर सर यांचे घर 
चोढेकर गल्ली चा काही भाग , दक्षिण - नामदेव पाटील यांचे घर 
पंचितन मोहल्ला, काजी मोहल्ला . 
चोंढेकर गल्ली , गुजावर उत्तर - समंदरखान यांचे घर 
गल्ली, इनामदार गल्ली , 

| पुर्व . पंजीतन मोहल्ला 
मस्जीद परिसर 

पश्चिम - वाहबोदीन इनामदार यांचे घर 
दक्षिण - मस्जीद 


सर्वसाधारण 


सर्वसाधारण स्त्री 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , २७ ऑक्टोबर २०१५ : कार्तिक ५ , शके १९३७ 


भाग १- अ असाधारण 


प्रभाग 
क्रमांक 


प्रभागाचे 
नांव 


प्रभागाची व्याप्ती 


प्रभागाची सीमा 


आरक्षणाची स्थिती किती जागा 
कोणत्या प्रवर्गासाठी जसे 
अनुसुचित जाती जमाती , 
नागरीकांचा मागासवर्गास 
स्त्रीयांसाठी ( अनु . जाती जमाती 

नागरीकांच्या मागासवर्गास 
__ स्त्रीयांसाठी धरुन ) 


3 


१० । 


१० 


सर्वसाधारण स्त्री 


११ | 


११ 


दराडे गल्ली व जोशी गल्ली, उत्तर - ढोके यांचे घर 
जीरे गल्ली, हिंगोली रोडचा काही | पुर्व - दत्त मंदीर 
भाग, जने बस स्थानक परिसर | पश्चिम - हिंगोली रोड 
मागील बाज व दत्त मंदीर परिसर दक्षिण - जुने बस स्थानक 
हिंगोली रोडचा काही भाग , उत्तर - हिंगोली रोड 
मजावर मोहल्ला ते हिंगोली रोड | पुर्व - रहिम चौक 
पर्यंत , इनामदार गल्लीचा काही | पश्चिम - सुर्यभान यांचे घर 
भाग 

दक्षिण - राजाभाऊ पाठक यांचे घर 
रहिम चौक परिसर , जोड मश्जीद , उत्तर - हिंगोली रोड वडाचे झाड 
कासार गल्ली रोड व हिंगोली | पुर्व - कुंताबाई गोबाडे यांचे घर 
रोडचा काही भाग , देशपांडे गल्ली, पश्चिम - चोंढेकर सर यांचे घर 
नगरपंचायत परिसर 

दक्षिण - ढोके सर यांचे घर 


ना . मा . प्र. स्त्री 


| 


१२ 


ना . मा . प्र . स्त्री 


१३ | १३ 


सर्वसाधारण 


इंदीरा नगर 

उत्तर - सदाशिव पाटील यांचे घर 
पुर्व - हिंगोली ते परभणी रोड 
पश्चिम - बाळेराज मंदीर 

दक्षिण - बस स्थानक 
ब्राम्हण गल्ली, टिळक चौक , नगर उत्तर - नगर पंचायत कार्यालय , औंढा 
पंचायत परिसरचा काही भाग, | पर्व . भोपी यांचे घर 
देशमुख गल्ली , गोरे गल्ली , | पश्चिम - जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक , औंढा 
जि .म . सह.बँक परिसर , शिवाजी | दक्षिण - गुरव यांचे घर 


| 


१४ 


सर्वसाधारण स्त्री 


नगर 


| 


१५ 


ना . मा . प्र . 


१६ | 


१६ 


वासुदेव गल्ली , गोबाडे गल्ली , उत्तर - नागनाथ मंदीर 
म . फुले चौक , सुतार गल्लीचा पुर्व - पांदन रस्ता 
| काही भाग , गोबाडे गल्लीचा काही | पश्चिम - खर्जुले यांचे घर 
भग , डोहर गल्ली , सोनुले गल्ली, दक्षिण - बाजार मैदान 
सुतार गल्ली 
नागनाथ मंदीर रोड , नगर पंचायत | उत्तर - नगर पंचायत कार्यालय , औंढा 
रोड , बंगाळे चौक समोरील रोड, पर्व . जावळे यांचे घर 
शिवाजी चौक , नगरपंचायतीची मागील 

पश्चिम - शिवाजी देशपांडे यांचे घर 
| बाजू, सोनार गल्ली, शिंपी गल्ली , दक्षिण - मंदीर रोड 
शिवाजी चौक ते गुजरी बाजार . 
नागेद्र गल्ली , बाजार मैदान | उत्तर - नागनाथ मंदीर 
परिसर , शिंदे गल्ली , नागेश्वर पुर्व - गार्डन 
| नगर , तहसिल कार्यालय परिसर पश्चिम - बाजार मैदान 

दक्षिण - औंढा तलाव 


ना . मा . प्र . स्त्री 


१७ | 


१७ 


सर्वसाधारण स्त्री 


जिल्हाधिकारी , हिंगोली 


मुख्याधिकारी 
नगरपंचायत औंढा नाग . 


प्रशासक 
नगरपंचायत औंढा नाग . 


उपविभागीय अधिकारी 

वसमतनगर 


औरंगाबाद विभाग 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , २७ ऑक्टोबर २०१५ : कार्तिक ५ , शके १९३७ 


APPENDIX - 7A 


BY THE COLLECTOR 


the Draft Ordre , Was published as required by the 
provison to Maharashtra Municipal Councils ,Nagar 
Panchayats and industraial Townships Act, 1965 
in Section 10 sub Section ( 1 ) for information of the 
resdents of the Aundha (Nagnath ) Nagar 
panchayat. 


AUNDHA (Nagnath ) NAGAR PANCHAYAT 

DISTRICT HINGOLI 


No. 2015 / JA /MCA488 /Election / In exercise of the 
powers conferred on him by Order No .RNA /NP / 
2015 /PRAKRA - 17 /KA - 06 / Mumbai 32 
Date . 18 .09. 2018 of the states Election 
Commisseoner,Maharashtra the Draft Order fixing 
the number of seat to be elected and the extent of 
the Wards into which the said Nagar Panchayat 
Area of the Nagar Council is to be divided and the 
Wards Reserved for Scheduled Castes , 
Scheduled Tribes, Backwards Class of Citizens , 
as the case may be , as show in the scheduled to 


Afrer Carefully concidering the objections 
received by Collector, Hingoli inrespect of said Draft 
Order and same is duly corrected and sanctioned 
by Divisional Commissner and Regional Director 
Municipal Admininstrastion Aurangabad through 
letter No . 2015 /NPA /WS/ EST - 2 / 

WS- 968 
Date . 03 . 10 . 2015 the collector of Hingoli Distrct in 
exercise of the powers conferred on me by Section 
10 of Sub Section ( 1 ) of the said Act herby make 
the following order namely. 


ORDER 


scheduld tribes and Backward Class of Citizens as 
shown in item at serialNo. 2 (a ),(b ) and (c ) rispectively , 
are as under: 
A ) For the scheduled Castes. 

:- 01 
B ) For the scheduled Tribes , 

:- 00 
C ) For the Backward Class of Citizens :- 03 

Number of seats reserved for 
women as General 

:- 05 


Whereas , the Divisional Commissner and 
Regional Director Municipal Admininstrastion 
Aurangabad , by his orde No. 2015 /GAD /Desk -4 /MUN / 
Est - 2 /ws- Date . 31.07 . 2015 Order & Notification 
Date . 06 . 08 . 2015 issued under Maharashtra Municipal 
Council, Nagar Panchayats and Industrial Townships 
Act, 1965 Section 10 sub Section (1), (mah . XL of 1965 ) 
has fixed for Aundha (Nagnath ) Nagar Panchayat , the 
number of councilors to be elected and number of seats 
to be reserved for the Scheduled Castes, the Schedud 
Tribes and Backward Class of Citizens and women 
(including the number of seats reseved for Women 
belonging to scheduled Castes, the Scheduled Tribes 
and the Bacward Class Citizens), as shown below : 
1) The number of counsilors to be elected :- 17 
2) The number of sects to bereserved 
A ) For the scheduled Castes. 

:- 02 
B ) For the scheduled Tribes , 

:- 01 
C ) For the Backward Class of Citizens :- 05 
3) The total Number of seats to be 


Category (nuber of seats at serial No . 3 )minus number 
of seats at serial No .4 
2 . Now , thefore in exercise of the powers conferrd on 
meby order No.order No.RNA/NP /2015 /PRAKRA - 17 / 
KA-06 /Mumbai 32 - Date . 18 .09. 2015 issued under 
Maharashtra Municipal Council, Nagar Panchayats and 
Industrial Townships Act, 1965 Section 10 sub Section 
( 1) , (mah .XL of 1965) I, the Collector the Tukaram Kasar, 
Hingoli District, hereby fix the numer and extentward 
into which the said Nagar Panchayat Area shall be 
devided and specify the wards in which seats shall be 
reserved for the scheduled castes, scheduled tribes, 
the Backward class of citizen and women (including 
women belonging to he scheduledcastes , the scheduled 
tribes and the Backward class of citizen ), as the case 
may be as shown in the schedule to this order. 
3 . Vhis Order shall take effect for the purpose of the 
Next General Election held immediately following the 
date of this order: 


Reserved for 


:-09 


Women (including the number of seats reserved for 
women belonging to the Scheduled caste , cheduled 
tribes and Backward class of Citizens.) 
4) Outof the seats as serial No. 3 the number of seats 
reserved for women belonging to the scheduled castes , 
scheduled tribes and Backward class of citizens from 
amongst the seats reserved for scheduled castes , 


Collector Hingoli 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, २७ ऑक्टोबर २०१५ : कार्तिक ५, शके १९३७ 


भाग १- अ असाधारण 


APPENDIX - 2 
Nagar PanchayatAundha Nagnath Dist Hingoli 

Nagar Panchayat Election 2015 


Ward Ward 
No. Name 


Extent of the ward 


Location 


Status of Reservation 


2 


11 


Schedule Tribe 


North - Maroti Temple 

East - Aundha to hingoli road 
Galandi,Kajidara Tanda 
Somepart 

West - Anjanwada road 

South - Kajidara Tanda 
Kajidara Tanda some North - Kajidara tanda south side 
part, banjara colony, 

East - Narayan sonule s house 
ramji nagar, ahilya 
nagar, infront ofmarket 

West - Sitaram pawar s house 
committee 

South - nagnath vidyalaya school 


22 


Other Backword 

Classess 


3 


3 


Sailani Nagar, Jamai North - Talab katta 
nagar, darga parisar, East - Parbhani Hingoli Road 
hutatma smarak parisar 

West - Kajidara Pandan Rasta 
South - Hingoli to Parbhani Road 


General 


4 


/ 


4 


General 


Sainlani nagar, jamai North - Nuranidarga Hingoli road 
nagar , police station 

East - MSEB Office 
wasahat,MSEB parisar 

West - Annabhau sathe chowk 

South - zilla parishad school 
MSEB parisar, nagnath North - Hingoli road 
mandir, pandan rasta , 

East - Jayram Sonule s house 
teachers colony, 
siddharth nagar, infront 

West - Bhalerao sir s house 
of ZPPS school South - ramesh muley s house 


5 


5 


General women 


6 


6 


Schedule Caste 

women 


7 


7 


Schedule Caste 


A part of hingoli road , North - Parbhani Hingoli road 
police station parisar, 

East - Pandan rasta 
annabhau sathe chowk 
parisar, a part of 

West - Lahuji Nagar 
siddharth nagar 

South - Pawar s Kirana Shop 
Siddharth Nagar, behind North - Milind muleys house 
of ambedkar hall parisar , 

East - Pandan rasta 
azad chowk , kureshi 
mohalla , some part of 

West - Nageshwar Primary school 
kajimohalla 

South - Dadarao Patil chowk north side 
Dr. ambedkar chowk 
parisar, infront of North - Kalyan pole s house 
kajiyana masjid a part, East - Suresh Vaidya s house 
chondhekar galli , kasar 
galli , a some part of West - Chondhekar sir s house 
Kasar galli , panchitan South - Namdeo Patil s house 
mohalla , kajimohalla 
Chondhekar Galli, North - Samandar Khans house 
mujawar Galli, inamdar 

East - panchitan mohalla 
galli masjid parisar 

West - wahaboddin inamdars house 
South - masjid 


8 


8 


General 


Generalwomen 


औरंगाबाद विभाग 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , २७ ऑक्टोबर २०१५ : कार्तिक ५ , शके १९३७ 


Ward 


Ward 
Name 


Extent of the ward 


Location 


Status of Reservation 


- 2 


| 


10 


General Women 


Darade galli, joshi galli , North - Dhoke s house 
jire galli, a somepart of 

East - Datta Mandir 
hingoli road, old bus 
stand behind parisar, West - Hingoli Road 
and datta mandir South - Old bus stand 
A some part of Hingoli North - Hingoli road 
road mujawarmohalla to 

lato East - RAhim Chowk 
hingoli road a somepart 
of Inamdar galli. 

West - Suryabhans house 
South - Rajabhau Pathak s house 


| 


11 


Other Backword 
Classess Women 


Other Backword 
Classess Women 


13 


13 


General 


14 


14 


GeneralWomen 


Rahim Chowk , Jod North - Hingoli road o tree ofwad 
masjid , kasar galli raod | 

East - KuntabaiGobade s house 
Ja some part of hingoli 
road , deshpande galli , 

West - Chondhekar sir s house 
nagarpanchayat parisar South - Dhoke s house 
Indira Nagar 

North - Sadashiv Patil s house 
East - Hingoli to parbhani road 
West - Balerajmandir 

South - bus stand 
Brahaman Galli , tilak North - Nagar Panchayat Office 
chowk , a some part of 
nagar panchayat parisar, 

East - Bhop s house 
deshmukh galli , gore West - PDCC Bank 
galli , PDCC bank 
parisar, shivaji nagar 

South - Gurav s house 
Wasudev galli, gobade North - Nagnath Temple 
galli , mahatma fule 
chowk , a some part of East - Pandan rasta 
sutar galli, a somepart of 

West - Kharjule s house 
gobade galli, dohar galli , 
sonule galli , sutar galli 

South - BazarMaidan 
Nagnath temple road , 
nagar panchayat road , North - Nagar Panchayat Office 
infront of bangale chowk East - Jawale s House 
road , behind nagar 

West - Shivaji Deshpande s House 
panchayat, sonar galli , 
shimpi galli, shivaji chowk South - Temple Raod 
to gujri bazar 
Nagendra galli , bazar 
maidan parisar, shinde 

North - Nagnath Temple 
galli, nageshwar nagar, 
tahshil office parisar. West - Bazar Maidan 

South - Aundha Talav 


15 


Other Backword 

Classes 


16 


| 


16 


Other Backword 
Classes Women 


17 | 


17 


GeneralWomen 


ChiefOfficer 
Nagar Panchayat, Aundha Nag . 


Administrator 
Nagar Panchayat,Aundha Nag . 


Sub - DivisionalOfficer 

Basmath Nagar 


DistrictMagistrate , Hingoli 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , २७ ऑक्टोबर २०१५ : कार्तिक ५ , शके १९३७ 


भाग १ - अ असाधारण 


परिशिष्ट- ७ ब 


जिल्हाधिकारीहिंगोली यांचे कडुन 


जा .क्र . २०१५/ साशा/ नपाप्र / कावी- ४८८ /निवडणुक - मा . अवर 
सचिव , राज्य निवडणुक आयोग , महाराष्ट्र राज्य यांचे कडील आदेश क्र . 
रानिआ/ नप -२०१५/ प्र. क्र . १४/ का /०६ /मुंबई- ३२ दि . १८ / ०९ / २०१५ अन्वये प्रदान 
केलेल्या अधिकाराचा वापर करुन महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नपगरपंचायती व 

औद्योगिक नगरी अधिनियम १९६५ ( १९६५ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्र . ४० ) 
( या पुढे सदर अधिनियम म्हणून संबोधित केलेला) चे कलम १० ( १ ) खाली 
हिंगोली जिल्ह्याचे जिल्हाधिकारी निम्नोक्त आदेशाच्या अनुसूचित 
दर्शविल्याप्रमाणे सेनगाव नगर पंचायत क्षेत्र जितक्या प्रभागात विभागण्यात 
येईल त्या प्रभागांची संख्या व त्यांची व्याप्ती निश्चित करण्याचे आणि ज्या 
प्रभागामध्ये अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती आणि नागरीकांचा मागासवर्ग 


प्रवर्गासाठी जागा राखून ठेवण्यात येतील ते प्रभाग आणि त्याच प्रमाणे 
महिलांसाठी ( अनुसूचित जाती , अनुसूचित जमाती आणि नागरीकांचा मागासवर्ग 
प्रवर्गाच्य महिलांसह ) जागा राखून ठेवण्यात येतील ते प्रभाग दर्शविणारा मा . 
विभागीय आयुक्त तथा प्रादेशिक संचालक औरंगाबाद यांचे पत्र जा .क्र . 
२०१५/ नपप्र / कावी/ आस्था -२/ कावी-९६८ दि . ०३. १० .२०१५ च्या आदेशाचा 
प्रारुप मसुदा महाराष्ट्र नगरपरिषदा , नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी 
अधिनियम १९६५ ( १९६५ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्र . ४० ) ( या पुढे सदर 
अधिनियम म्हणून संबोधित केलेला ) चे कलम १० ( १) च्या परंतूका मध्ये 
निश्चित केलेल्या पध्दतीप्रमाणे सेनगाव नगरपंचायत क्षेत्रातील रहिवाश्याच्य 
माहितीसाठी प्रसिध्द करण्यात आला होता . त्यास अनुसरुन आलेल्या 
हरकतीची जिल्हाधिकारी हिंगोली यांनी सर्वकश विचार करुन मि तुकाराम 
कासार , हिंगोली जिल्ह्याचा जिल्हाधिकारी उक्त अधिनियमाच्या कलम १० , 
पोट कलम ( १ ) अन्वये प्रदान केलेला अधिकाराचा वापर करुन निम्नोक्त 
आदेश देत आहे . 


आदेश 


ज्याअर्थी, महाराष्ट्र नगर परिषदा, नगर पंचायती व औद्योगिक 
नगरी अधिनियम १९६५ ( सन १९६५ चा महाराष्ट्र ४० ) च्या कलम ९ 
पोटकलम २ अन्वये मा .विभागीय आयुक्त तथा प्रादेशीक संचालक औरंगाबाद 
विभाग , औरंगाबाद यांनी त्यांचे कडील जा .क्र .२०१५ / सा.प्र./ कक्ष-४/ नपप्र / 
आस्था - २/ कावी/दिनांक ३१ जुलै २०१५ राजपत्र प्रसिध्दीकरण दि . ०६ 
ऑगस्ट , २०१५ च्या अधिसुचने अन्वये त्यांनी सेनगाव नगर पंचायत बाबतीत 
खाली दर्शविल्याप्रमाणे निवडावयाच्या सभासदांची संख्या , अनुसुचीत जाती , 
अनुसुची जमाती व नागरीकांचा मागासवर्ग प्रवर्ग यांच्यासाठी राखून ठेवावयाच्या 
जागा व महिलांसाठी ( अनुसुचित जाती , अनुसुचित जमाती आणि नागरीकांचा 
मागासवर्ग प्रवर्गाच्या महिलांसह ) राखून ठेवावयाच्या जागा निश्चित केलेल्या 
आहेत . 


अ) अनुसुचित जाती 
ब ) अनुसुचित जमाती 

क ) नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्ग 
५ . महिलांसाठी सर्वसाधारण जागा म्हणून राखून 

ठेवावयाच्या जागांची संख्या 
( अनुक्रमांक ३ समोरील नमुद केलेल्या जागा वजा 


अनुक्रमांक ४ अ ,ब , व क समोरील नमुद केलेल्या जागा ) 


१ . निवडावयाच्या सभासदांची संख्या 


१७ 


२. अनुसूचित जाती , अनुसुचित जमाती आणि नागरिकांचा 


मागासवर्ग प्रवर्ग यासाठी राखून ठेवावयाच्या जागांची संख्या 


त्याअर्थी, आता राज्य निवडणूक आयोग , महाराष्ट्र मा . अवर 
सचिव यांचे पत्र क्रमांक रानिआ / नप -२०१५/प्र .क्रं .-१४/ का /०६,मुंबई-३२ दि . 
१८ / ०९ / २०१५ व महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी 
अधिनियम १९६५ चे कलम १० , पोटकलम ( १ ) अन्वये प्राप्त झालेल्या 
अधिकाराचा वापर करुन मी , तुकाराम कासार , जिल्हाधिकारीहिंगोली या 
द्वारे सेनगाव नगर पंचायत क्षेत्र जितक्या भागात विभागण्यात येईल त्या 
प्रभागांची संख्या व त्यांची व्याप्ती या आदेशाच्या अनुसुचि मध्ये दर्शविल्याप्रमाणे 
निश्चित करीत असुन ज्या प्रभागामध्ये ( अनुसूचित जाती, अनुसुचित जमाती 
आणि नागरीकांचा मागासवर्ग प्रवर्ग यांच्यासाठी व महिलांसह ) जागा राखून 
ठेवण्यात येतील , हे प्रभाग निर्दिष्ट करीत आहे . 


अ ) अनुसुचित जाती 
ब ) अनुसुचित जमाती 
क ) नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्ग 


या आदेशाच्या तारखेच्या निकट नंतरच्या पुढील सार्वत्रिक 
निवडणुकीच्या प्रयोजनार्थ हा आदेश अमलात येईल . 


दि . 


/ १०/ २०१५ 


३ . महिलांसाठी ( अनुसुचित जाती, अनुसुचित जमाती 

आणि नागरीकांचा मागासवर्ग प्रवर्गाच्या महिलांसाठी 

राखून ठेवावयाच्या जागा धरुन ) 
४. उपरोक्त क्रं .३ पैकी वरील क्रं . २ ( अ),(ब) व ( क ) 

येथील जागा मध्ये अनुसूचित जाती , अनुसुचित 
जमाती आणि नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्गाच्या 
महिलांसाठी राखून ठेवावयाच्या जागांची संख्या 
खालीलप्रमाणे राहील . 


( तुकाराम कासार ) 
जिल्हाधिकारी हिंगोली 


परिशिष्ट-२ महानगरपालिका/नगरपरिषद/नगरपंचायतसार्वत्रिकनिवडणुक 


औरंगाबाद विभाग 


प्रभागाचेनांवअसल्यास 


प्रभाग क्रमांक 


प्रभागाचीसीमा 


प्रभागाचीव्याप्ती 


आरक्षणाचीस्थितीकितीजागाकोणत्याप्रवर्गासाठी जसेअनुसुचितजातीजमाती,नागरीकांचा मागासवर्गासस्त्रीयांसाठी(अनु.जातीजमाती नागरीकांच्यामागासवर्गासस्त्रीयांसाठीधरुन)। 


१ 


नागनाथमंदीरासमोरील|नागनाथमंदीरासमोरील परिसर 

परिसर 


सर्वसाधारण 


उत्तर-अविनाशअगस्तीयांचेनवीनघर पुर्व-राजुघोंगडेयांचेघर दक्षिण-गोकुळदासतोष्णीवालयांचेदुकान पश्चिम-दामोधरसाबुयांचेदुकान उत्तर-एकनाथशिंदेयांचेघर पुर्व-शंकरहरणवखंडागळेयांचेघर दक्षिण-ज्ञानबारावमगरवमाणिकरावदेशमुखयांचेघर पश्चिम-दामोधरसाबुयांचेदुकान 


आप्पास्वामी 

नागनाथमंदीरासमोरील मंदीरासमोरीलपरिसर|परिसर 


सर्वसाधारण 


बुधवाडावधुमाळगल्ली|बुधवाडावधुमाळगल्ली 


उत्तर-श्रावणबहिरेयांचेघर पुर्व-राजुठोकेयांचेघर दक्षिण-बाळनाथवाणीयांचेघर पश्चिम-अशोकरावहिम्मतरावयांचेघर 


अनुसूचितजाती 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , २७ ऑक्टोबर २०१५ : कार्तिक ५ , शके १९३७ 


देशमुखगल्ली 


देशमुखगल्ली 


उत्तर-नंदनकरयांचेघर पुर्व-श्यामलताईपांडेयांचेघर दक्षिण-भिमरावकेशवरावदेशमुखयांचेघर पश्चिम-बबनजाधवयांचेघर 


ना.मा.प्र.स्त्री 


४ 


बालाजीमंदीर 


उत्तर-महादेवमंदीर पुर्व-गोडसेयांचेघर दक्षिण-बालमुकुंदतोष्णीवालयांचेघर पश्चिम-एन.के.काळबांडेयांचेघर 


बालाजीमंदीरपाठीमागेव बाजारवमहादेवमंदीर जवळीलपरिसर 


ना.मा.प्र. 


जिल्हापरिषदशाळेच्या|लक्ष्मीनगरआणिवोडाफोन उत्तरेकडीलपरिसर|टॉवरजवळीलपरिसर 


उत्तर-पाटीलडॉ.यांचेघर पुर्व-कोटकरयांचेदुकान दक्षिण-छत्रपतीशिवाजीकॉम्प्लेक्स पश्चिम-प्रल्हादकायंदेयांचेघर 


सर्वसाधारणस्त्री 


१० 


प्रभागाचेनांवअसल्यास 


प्रभाग क्रमांक 


प्रभागाचीव्याप्ती 


प्रभागाचीसीमा 


आरक्षणाचीस्थितीकितीजागाकोणत्याप्रवर्गासाठी जसेअनुसुचितजातीजमाती,नागरीकांचा मागासवर्गासस्त्रीयांसाठी(अनु.जातीजमाती नागरीकांच्यामागासवर्गासस्त्रीयांसाठीधरुन)। 


इंदिरानगरपरिसर 


|इंदिरानगरपरिसर 


उत्तर-जब्बारशहायांचेघर पुर्व-बबनसोनारयांचेघर दक्षिण-जगन्नाथपवारयांचीमोकळीजागा पश्चिम-मंगलदीपकापडकेंद्र 


ना.मा.प्र.स्त्री 


शिक्षककॉलनी 


शिक्षककॉलनीवसरस्वती नगर 


उत्तर-नारायणभोपळेयांचेघर पुर्व-कान्हेडसरवपरेयांचेघर दक्षिण-रमेशहजारेयांचेघर पश्चिम-अशोकरावपतंगेयांचीप्लॉटिंग 


सर्वसाधारणस्त्री 


दत्तमंदीरपरिसरव सुगंधानगरी 


दत्तमंदीरपरिसरवसुगंधा नगरी 


अनुसूचितजातीस्त्री 


उत्तर-राजगुरुयांचेघर पुर्व-लक्ष्मणगाढवेयांचारिकामाप्लॉट दक्षिण-बद्रीनारायणसारडायांचेघर पश्चिम-वैदुयांचेघर 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , २७ ऑक्टोबर २०१५ : कार्तिक ५, शके १९३७ 


समतानगर 


समतानगर 


१० 


उत्तर-सागरकिराणा पुर्व.राठोडयांचेकॉम्प्लेक्स दक्षिण-गुंफाबाईयांचेघर पश्चिम-बेंगाळडॉ.यांचादवाखाना 


ना.मा.प्र. 


सातारकरनगर 


सातारकरमंदीरवपरिसर 


११ 


उत्तर-विठ्ठलरावदेशमुखयांचेकॉम्प्लेक्स पुर्व-सरकारीदवाखान्याचीरिकामीजागा दक्षिण-बरडाकडेजाणारीपांदण पश्चिम-भिमरावजाधवसरयांचेघर 


सर्वसाधारण 


१२ 


उत्तर-अर्जुनाजाधवयांचेघर माळीगल्लीवविठ्ठल।|माळीगल्लीवविठ्ठलमंदीर| पुर्व-राजेंद्रसोनटक्केयांचेघर 
|मंदीरपरिसर परिसर 

दक्षिण-गजाननशिवरामबोरकरयांचेघर पश्चिम-कैलासपरेयांचेघर 


सर्वसाधारण 


भाग १ - अ असाधारण 


औरंगाबाद विभाग 


प्रभाग क्रमांक 


|प्रभागाचेनांवअसल्यास 


प्रभागाचीव्याप्ती 


प्रभागाचीसीमा 


आरक्षणाचीस्थितीकितीजागाकोणत्याप्रवर्गासाठी जसेअनुसुचितजातीजमाती,नागरीकांचा मागासवर्गासस्त्रीयांसाठी(अनु.जातीजमाती नागरीकांच्यामागासवर्गासस्त्रीयांसाठीधरुन) 


१३ 


जुन्याकोंडवाड्या समोरीलपरिसर 


जुन्याकोंडवाड्यासमोरील परिसरवदेशमुखगल्ली 


उत्तर-अशोकरावबापुरावदेशमुखयांचेघर पुर्व-कैलासगंगाधरदेशमुखयांचेघर दक्षिण-विलासव-हाडेयांचेघर 
पश्चिम-दिनेशधोतरकरयांचेघर 


ना.मा.प्र.स्त्री 


. 


मारोतीमंदीरगल्लीव|मारोतीमंदीर,कासार मुसलमानमोहल्ला|गल्ली,मुसलमानमोहल्ला 


१४ 


उत्तर-विश्वनाथइंगोलेयांचेघर पुर्व-खलीलभाईयांचेनवीनघर दक्षिण-वसीमखाँवजीरखाँयांचेघर पश्चिम-हमीदखाँगुलाबखाँपठाणयांचेघर 


सर्वसाधारण 


कासारगल्लीवधनगर 
|गल्ली 


कासारगल्लीवधनगर गल्ली 


१५ 


सर्वसाधारणस्त्री 


उत्तर-तुकारामगाढवेयांचेघर पुर्व-विठ्ठलवहाडेयांचेघर दक्षिण-याकुबयांचेघर पश्चिम-कोंडबारावगाढवेयांचेघर 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , २७ ऑक्टोबर २०१५ : कार्तिक ५ , शके १९३७ 


सरकारीदवाखाना परिसर 


सरकारीदवाखाना, बुधवाडा,आण्णाभाऊसाठे 


१६ 


उत्तर-फटांगळेयांचेदुकान पुर्व-संजयवाघमारेयांचेघर दक्षिण-विठ्ठलवाघमारेयांचेघर पश्चिम-प्रकाशवाघमारेयांचेघर 


अनुसूचितजातीस्त्री 


बरडावस्ती 


बरडावस्ती 


उत्तर-ग्यानबारावअसोलेयांचेघर पुर्व-देवरावअसोलेयांचेघर दक्षिण-जिल्हापरिषदशाळा पश्चिम-मारोतीगायकवाडयांचेघर 


अनुसूचितजमातीस्त्री 


१७ 


मुख्याधिकारी न.प.सेनगाव 


प्रशासक न.प.सेनगाव 


उपविभागीयअधिकारी 

हिंगोली 


जिल्हाधिकारी हिंगोली 


bb 


92 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , २७ ऑक्टोबर २०१५ : कार्तिक ५, शके १९३७ 


भाग १- अ असाधारण 


APPENDIX - 7 A 

BY THE COLLECTOR 
SENGAON NAGAR PANCHAYAT DISTRICT 

HINGOLI 
No .2015 / JA /MCA488 / Election / In exercise of 
the powers conferred on him by Order No.RNA/ 
NP / 2015 /PRAKRA - 17 /KA - 06 / Mumbai 32 
Date . 18 .09. 2018 of the states Election 
Commisseoner, Maharashtra the Draft Order 
fixing the number of seat to be elected and the 
extent of the Wards into which the said Nagar 
Panchayat Area of the Nagar Council is to be 
divided and the Wards Reserved for Scheduled 
Castes , Scheduled Tribes , Backwards Class 
of Citizens , as the case may be, as show in the 
scheduled to the Draft Ordre , Was published 


as required by the provison to Maharashtra 
Municipal Councils , Nagar Panchayats and 
industraial Townships Act, 1965 in Section 10 sub 
Section (1 ) for information of the resdents of the 
Sengaon Nagar panchayat. 

Afrer Carefully concidering the objections 
received by Collector, Hingoli inrespect of said Draft 
Order and same is duly corrected and sanctioned 
by Divisional Commissner and Regional Director 
Municipal Admininstrastion Aurangabad through 
letter No . 2015 /NPA /WS/ EST - 2 /WS- 968 
Date .03. 10 . 2015 the collector of Hingoli Distrct in 
exercise of the powers conferred on meby Section 
10 of Sub Section ( 1 ) of the said Act herby make 
the following order namely. 


ORDER 


Whereas , the Divisional Commissner and 
Regional Director Municipal Admininstrastion 
Aurangabad ,by his orde No .2015 /GAD /Desk -4/MUN /Est - 
2 /ws - Date . 31.07 . 2015 Order & Notification 
Date . 06 . 08 .2015 issued under Maharashtra Municipal 
Council, Nagar Panchayats and Industrial Townships 
Act, 1965 Section 10 sub Section ( 1) , (mah .XL of 1965 ) 
has fixed for Sengaon Nagar Panchayat , the number of 
councilors to be elected and number of seats to be 
reserved for the Scheduled Castes , the Schedud Tribes 
and Backward Class of Citizens and women (including 
the number of seats reseved for Women belonging to 
scheduled Castes , the Scheduled Tribes and the 
Bacward Class Citizens ), as shown below : 
1) The number of counsilors to be elected :- 17 
2) Thenumber of sects to bereserved 
A ) For the scheduled Castes. 

:- 03 
B ) For the scheduled Tribes , 

:- 01 
C ) For the Backward Class of Citizens :- 05 
3) The total Number of seats to be 
Reserved for 

:-09 
Women (including the number of seats reserved for 
women belonging to the Scheduled caste , cheduled tribes 
and Backward class of Citizens .) 
4 ) Out of the seats as serialNo. 3 the number of seats 
reserved for women belonging to the scheduled castes , 
scheduled tribes and Backward class of citizens from 
amongst the seats reserved for scheduled castes , 


scheduld tribes and Backward Class of Citizens as shown 
in item at serial No.2 (a ),(b ) and (c ) rispectively, are as 
under: 
A ) For the scheduled Castes . 

:- 02 
B ) For the scheduled Tribes , 

:- 00 
C ) For the Backward Class of Citizens :- 03 

Number of seats reserved for 
women as General 

:- 04 
Category (nuber of seats at serial No . 3) minus number 
of seats at serial No . 4 
2 . Now , thefore in exercise of the powers conferrd on 
meby order No.order No . RNA/NP /2015 /PRAKRA - 17 /KA 
06 /Mumbai 32 - Date . 18 .09. 2015 issued under 
Maharashtra MunicipalCouncil,Nagar Panchayats and 
Industrial Townships Act, 1965 Section 10 sub Section 
( 1) , (mah . XL of 1965 ) I, the Collector the Tukaram Kasar, 
Hingoli District, hereby fix the numer and extent ward 
into which the said Nagar Panchayat Area shall be 
devided and specify the wards in which seats shall be 
reserved for the scheduled castes, scheduled tribes , the 
Backward class of citizen and women ( including women 
belonging to he scheduledcastes , the scheduled tribes 
and the Backward class of citizen ), as the case may be 
as shown in the schedule to this order. 
3 . Vhis Order shall take effect for the purpose of the 
NextGeneral Election held immediately following the date 
of this order: 


Collector Hingoli 


APPENDIX-2 


WardNo.NameoftheWard 


ExtentoftheWard 


Location 


StatusofReservation 


औरंगाबाद विभाग 


NagnathTempleinNagnathTemplein fromtofpremisesfromtofpremises 


General 


Appaswamitemple|Appaswamitemplein infrontpremisesfrontpremises 


2 


West-AvinashAgastiNewhouse North-RajuGhongadeHouse South-GokuldasToshniwalShop East-DamodharSabuShop West-EknathShindehouse 
North-ShankarHaranandKhandagalehouse South-Dnyanbaraomagarandmanikraodeshmukhhouse East-ganeshdeshmukhhouse West-ShrawanBahirahouse North-RajuThokeHouse South-Balnathwanihouse East-ashokraohimmatraohouse 


General 


and 


BodhawadaandBodhawada dhumallane 

dhumallane 


ScheduledCastes 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , २७ ऑक्टोबर २०१५ : कार्तिक ५ , शके १९३७ 


DeshmukhLane 


DeshmukhLane 


West-NandankarHouse North-ShayamaltaiPandeHouse South-BhimraoKeshavraoHouse East-BabanJadhavHouse 


BackwardClass(O.B.C.) 

(Women) 


BalajiTemple 


5 


BalajiTemplebehind andbazarmahadev templenearpremises 


West-MahadevTemple North-GodaseHouse South-BalmukundToshaniwalHouse East-N.K.KalbandeHouse 


BackwardClass(O.B.C.) 


Z.P.HighSchoollaxminagarand westsidepremisesvodafonetowarnear 

premises 


West-Dr.Patilhouse North-Kotkarshop South-ChatrapatiShivajiComplex East-PralhadKayandeHouse 


General(Women) 


१३ 


१४ 


WardNo.NameoftheWard|ExtentoftheWard 


Location 


StatusofReservation 


7 


Indira Premises 


West-JabbarShahaHouse 
NagarIndiraNagarPremisesNorth-BabanSonarHouse 

South-JagannathpawarKulijaga East-MangaldipKapadKendra 


BackwardClass(O.B.C.) 

(Women) 


General(Women) 


West-NarayanBhopaleHouse 
TeacherColonyTeacherColonyandNo 

erColonyandNorth-KanhedSirandparehouse Sarswatinagar 

South-RameshHajareHouse East-AshokraoPatange 

West-RajguruHouse DattaTemplePreDattaTemplePre 

North-LaxmanGadhaveYanchaKhuliJaga misesandmisesandsugandha 

South-BadriNarayanSardaHouse sugandhanagarinagari 

East-Vaiduhouse 


ScheduledCastes(Women) 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , २७ ऑक्टोबर २०१५ : कार्तिक ५, शके १९३७ 


SamtaNagar 


SamtaNagar 


10 


West-SagarKirana North-RathodComplex South-GumfabaiHouse East-Dr.BengalHospital 


BackwardClass(O.B.C.) 


SatarkarNagar 


SAtarkarTemplepre mises 


West-VitthalraoDeshmukhcomplex North-GovernmentHospitalKhulijaga South-Bardakadejanaripandhan East-BhimraojadhavHouse 


General 


12 


MaliLaneandvitthalMaliLaneandvitthal templepremisestemplepremises 


West-ArjunaJadhavhouse North-RajendraSontakkehouse South-GAjananShivramBorkarHouse East-KailasPareHouse 


General 


भाग १- अ असाधारण 


औरंगाबाद विभाग 


WardNo. 


NameoftheWard 


ExtentoftheWard 


Location 


StatusofReservation 


13 


JunaKondwadaJunaKondwada samorilparisarsamorilparisarand 

deshmukhgalli 


BackwardClass(O.B.C.) 

(Women) 


West-AshokraoBapuraoDeshmukhHouse North-KailasGAngadharDeshmukhHouse South-VilasVarhadeHouse East-DineshDhotarkarHouse West-VishwanathIngolehouse North-KhalilbhaiNewhouse South-WasimkhaVajirkhahouse East-HamidkhaGulabkhaPathanHouse 


14 


MarotiTemplelaneMarotiTemplelaneand andmusalmanmusalmanward ward 


General 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , २७ ऑक्टोबर २०१५ : कार्तिक ५ , शके १९३७ 


15 


West-TukaramGadhaveHouse North-VitthalVarhadeHouse South-YakubHouse East-KondbaraoGadhaveHouse 


KasarLaneandKasarLaneand DhangarLaneDhangarLane 


General(Women) 


16 


GovernmetHospitalGovernmetHospital Premises 

Bodhawadaannabhau sathenagar 


West-FAtangaleShop North-SanjayWaghmareHouse South-VitthalWaghmareHouse East-PrakashWaghmareHouse 


ScheduledCastes(Women) 


BardaStay 


BardaStay 


17. 


West-GaynbaraoAsoleHouse North-DevraoAsoleHouse South-Z.P.School East-MarotiGaikwad 


ScheduledTribe(Women) 


b 


नगरपंचायतसेनगांवता.सेनगांव,जि.हिंगोली 

परिशिष्ट-३ महानगरपालिका|नगरपरिषद|नगरपंचायतीचीनिवडणुक 


प्रभागाचेनावअसल्यास 


प्रभागाचीव्याप्ती 


प्रभाग क्र. 


आरक्षणाचीस्थितीकितीजागाकोणत्याप्रवर्गासाठीजसेअनुसुचित जातीजमाती,नागरीकांचामागासवर्गासस्त्रीयांसाठी(अनु.जाती जमातीनागरीकांच्यामागासवर्गासस्त्रीयांसाठीधरुन) 


२ 


३ 


| 


| 


२ 


| 


| 


| 


नागनाथमंदीरासमोरीलपरिसर आप्पास्वामीमंदिरासमोरीलपरिसर बुधवाडावधुमाळगल्ली 

देशमुखगल्ली 

बालाजीमंदीर जिल्हापरिषदशाळेच्याउत्तरेकडीलपरिसर 

इंदिरानगरपरिसर 

शिक्षककॉलनी दत्तमंदिरपरिसरवसुगंधानगरी 


| 


| ७ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , २७ ऑक्टोबर २०१५ : कार्तिक ५ , शके १९३७ 


| 


| 


९ 


नागनाथमंदिरासमोरीलपरिसरभिमरावतिडकेवअशोकरावयांचीप्लॉटिंग आप्पास्वामीमंदिरासमोरीलपरिसरवधुमाळगल्लीचाकाहीभाग 

बुधवाडावधुमाळगल्ली देशमुखगल्ली,बबनजाधवयांच्याघरापासुननंदनकरयांच्याघरापर्यंत बालाजीमंदिरपाठीमागेवबाजारवमहादेवमंदिरजवळीलपरिसर लक्ष्मीनगरआणिवोडाफोनटॉवरजवळीलपरिसर 

इंदिरानगरपरिसर शिक्षककॉलनीवसरस्वतीनगर,तहसिलशिक्षककॉलनी,विठ्ठलनगर दत्तमंदिरपरिसरवसुगंधानगरी,अशोकरावदेशमुखयांचीप्लॉटिंग 

समतानगर सातारकरमंदिरवपरिसरबी.एस.एन.एल 

माळीगल्लीवविठ्ठलमंदिरपरिसर कोंडवाडासमोरीलपरिसरवदेशमुखगल्ली मारोतीमंदिर,कासारगल्ली,मुसलमानमोहल्ला 

कासारगल्लीवधनगरगल्ली,गाढवेगल्ली सरकारीदवाखाना,बुधवाडा,आण्णाभाऊसाठे 

बरडावस्ती 


। 


सर्वसाधारण सर्वसाधारण अनुसुचितजाती ना.मा.प्र.स्त्री 

ना.मा.प्र. सर्वसाधारणस्त्री 

ना.मा.प्र.स्त्री सर्वसाधारणस्त्री अनुसुचितजातीस्त्री 

ना.मा.प्र. सर्वसाधारण सर्वसाधारण ना.मा.प्र.स्त्री 

सर्वसाधारण सर्वसाधारणस्त्री अनुसुचितजातीस्त्री अनुसुचितजमातीस्त्री 


१० 


समतानगर 


११ 


१२ 


|१३| 


१४। 


सातारकरनगर माळीगल्लीवविठ्ठलमंदिरपरिसर 

जुन्याकोंडवाड्यासमोरीलपरिसर मारोतीमंदिरगल्लीवमुसलमानमोहल्ला 

कासारगल्लीवधनगरगल्ली सरकारीदवाखानापरिसर 

बरडावस्ती 


१५ 


१६ 


१७ 


प्रशासक 


मुख्याधिकारी न.प.सेनगाव 


उपविभागीयअधिकारी 

हिंगोली 


जिल्हाधिकारी हिंगोली 


न.प.सेनगाव 


भाग १- अ असाधारण 


औरंगाबाद विभाग 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , २७ ऑक्टोबर २०१५ : कार्तिक ५, शके १९३७ 


१७ 


परिशिष्ट- ७ ब 


जिल्हाधिकारी उस्मानाबाद यांचे कडुन 


राज्य निवडणुक आयुक्त , महाराष्ट्र यांचे आदेश क्र . रानिआ / 
मनपा - २००५ / प्र.क्र .१७ / का - ०५/ दि . ३ मे २००५ अन्वये प्रदान केलेल्या 
अधिकाराचा वापर करुन महाराष्ट्र नगरपरिषदा , नपगरपंचायती व औद्योगिक 
नगरी अधिनियम १९६५ ( या पुढे सदर अधिनियम उक्त अधिनियम म्हणून 
संबोधित केले जाईल ) चे कलम १० ( १ ) खाली उस्मानाबाद जिल्ह्याचे 
जिल्हाधिकारी निम्नोक्त आदेशाच्या अनुसूचित दर्शविल्याप्रमाणे वाशी नगर 
पंचायत क्षेत्र जितक्या प्रभागात विभागण्यात येईल त्या प्रभागांची संख्या व 


त्यांची व्याप्ती निश्चित करण्याचे आणि ज्या प्रभागामध्ये अनुसूचित जाती , 
अनुसूचित जमाती आणि नागरीकांचा मागासवर्ग प्रवर्गासाठी जागा राखून 
ठेवण्यात येतील ते प्रभाग आणि त्याच प्रमाणे स्त्रियांसाठी ( अनुसूचित 
जाती, अनुसूचित जमाती आणि नागरीकांचा मागासवर्ग प्रवर्गाच्य स्त्रियांसह ) 
जागा राखून ठेवण्यात येतील ते प्रभाग दर्शविणारा क्रमांक २०१५/ नपाप्र / 
कार्या-०१/ कावी -६८१ दिनांक ०९ .१०.२०१५ च्या आदेशाचा प्रारुप मसुदा 
उक्त अधिनियमाच्या कलम १० पोटकलम १ च्या परंतूका मध्ये निश्चित 
केलेल्या पध्दतीप्रमाणे वाशी नगरपंचायत क्षेत्रातील रहिवाश्याच्या माहितीसाठी 
प्रसिध्द करण्यात आला होता. त्यास अनुसरुन आलेल्या हरकतीची 
जिल्हाधिकारी मी डॉ . प्रशांत नारनवरे, उस्मानाबाद जिल्ह्याचा जिल्हाधिकारी 
उक्त अधिनियमाच्या कलम १० , पोट कलम ( १ ) अन्वये प्रदान केलेला 
अधिकाराचा वापर करुन निम्नोक्त आदेश देत आहे . 


आदेश 


ब ) अनुसुचित जमाती 


क ) नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्ग 


ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ९ पोटकलम २ अन्वये 
मा .विभागीय आयुक्त तथा प्रादेशीक संचालक नगरपरिषद प्रशासन, औरंगाबाद 
यांनी जा .क्र . २०१५/ सा .प्र ./कक्ष-४/ नपप्र / आस्था- २/ कावी/दिनांक ३१/ ०७/ २०१५ 
च्या आदेशान्वये त्यांनी वाशी नगर पंचायत बाबतीत खाली दर्शविल्याप्रमाणे 
निवडावयाच्या सभासदांची संख्या, अनुसुचीत जाती, अनुसुची जमाती व 
नागरीकांचा मागासवर्ग प्रवर्ग यांच्यासाठी राखून ठेवावयाच्या जागा व 
महिलांसाठी ( अनुसुचित जाती, अनुसुचित जमाती आणि नागरीकांचा मागासवर्ग 
प्रवर्गाच्या महिलांसह ) राखून ठेवावयाच्या जागा निश्चित केलेल्या आहेत . 


५ . महिलांसाठी सर्वसाधारण जागा म्हणून राखून 


ठेवावयाच्या जागांची संख्या 


०४ 


( अनुक्रमांक ३ समोरील नमुद केलेल्या जागा वजा 


१ . निवडावयाच्या सभासदांची संख्या 


१७ 


अनुक्रमांक ४ अ,ब , व क समोरील नमुद केलेल्या जागा ) 


२ . अनुसूचित जाती, अनुसुचित जमाती आणि नागरिकांचा 

मागासवर्ग प्रवर्ग यासाठी राखून ठेवावयाच्या जागांची संख्या 


अ ) अनुसुचित जाती 


ब ) अनुसुचित जमाती 


२ . त्याअर्थी, आता राज्य निवडणूक आयोग , महाराष्ट्र यांचे पत्र 
क्रमांक रानिआ/ नप -२०१५ / प्र.क्रं .- १४/ का /०६ , दि . १८ / ०९ / २०१५ उक्त 
अधिनियमाचे कलम १० , पोटकलम ( १ ) अन्वये प्राप्त झालेल्या अधिकाराचा 
वापर करुन मी , डॉ .प्रशांत नारनवरे , जिल्हाधिकारी उस्मानाबाद या द्वारे 
वाशी नगर पंचायत क्षेत्र जितक्या भागात विभागण्यात येईल त्या प्रभागांची 
संख्या व त्यांची व्याप्ती या आदेशाच्या अनुसुचि मध्ये दर्शविल्याप्रमाणे 
निश्चित करीत असुन ज्या प्रभागामध्ये ( अनुसूचित जाती , अनुसुचित जमाती 
आणि नागरीकांचा मागासवर्ग प्रवर्ग यांच्यासाठी व महिलांसह ) जागा राखून 
ठेवण्यात येतील , हे प्रभाग निर्दिष्ट करीत आहे. 


क ) नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्ग 


३ . महिलांसाठी ( अनुसुचित जाती , अनुसुचित जमाती 

आणि नागरीकांचा मागासवर्ग प्रवर्गाच्या महिलांसाठी 
राखून ठेवावयाच्या जागा धरुन ) 


०९ 


या आदेशाच्या तारखेच्या निकट नंतरच्या पुढील सार्वत्रिक 
निवडणुकीच्या प्रयोजनार्थ हा आदेश अमलात येईल . 


४ . उपरोक्त क्रं .३ पैकी वरील क्रं .२ ( अ),(ब ) व ( क ) 

येथील जागा मध्ये अनुसूचित जाती , अनुसुचित 
जमाती आणि नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्गाच्या 
महिलांसाठी राखून ठेवावयाच्या जागांची संख्या 
खालीलप्रमाणे राहील . 


/ १० / २०१५ 


जिल्हाधिकारी उस्मानाबाद 


अ ) अनुसुचित जाती 


०२ 


. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , २७ ऑक्टोबर २०१५ : कार्तिक ५, शके १९३७ 


भाग १ - अ असाधारण 


अनुसुची 


प्रभाग 
क्रमांक 


प्रभागाची व्याप्ती 


प्रभागाची व्याप्ती 


आरक्षणाची स्थिती किती जागा 
कोणत्या प्रवर्गासाठी जसे 
अनुसुचित जाती जमाती , 

नागरीकांचा मागासवर्गास 
स्त्रीयांसाठी ( अनु . जाती जमाती 
नागरीकांच्या मागासवर्गास 

स्त्रीयांसाठी धरुन ) 


o 


| शिवशक्ती नगर 


उत्तर - तांदुळवाडी गावाची शिव 
पुर्व - महालदारपुरी हद्द 
दक्षिण - लेंडी नाला 
पश्चिम - तांदुळवाडी रोड 


२ | कवडेवाडी विभाग 


उत्तर - महालदारपुरी व पिंपळवाडी हद्द 
पुर्व - पारा गावाकडे जाणारा रस्ता 
दक्षिण - तांदळवाडीकडे जाणारा रस्ता 
पश्चिम - पत्की प्लॉट व तांदळवाडी रस्ता 


३ | इंदिरा नगर 


अनुसूचित जाती 


उत्तर - पारा रोड कवडेवाडी हद्द । 
पुर्व - कवडे यांची जमीन , सारोळा हद्द 
दक्षिण - इंदापूर रोड 
पश्चिम - पारा गावाकडे जाणारा रस्ता 
उत्तर - सारोळा रस्ता 
पुर्व - दसमे गांव हद्द 
दक्षिण - इंदापूर रोड 
पश्चिम - इंदिरानगर झोपडपट्टी 


टेक्निकल शाळा भाग 


नागरिकांचा मागास प्रवर्ग 


भिमनगर मुख्य 


उत्तर - पारा चौक 
पुर्व - दसमे गांव हद्द 
दक्षिण - लेंडी नाला 
पश्चिम - पोलीस स्टेशन रस्ता 


अनुसूचित जाती 
स्त्रियांसाठी 


| शिवाजी नगर दक्षिण बाजू 


उत्तर - तुकाराम पवार ते शिवाजी नगर पुर्व चौक 
पुर्व - लक्ष्मण घुले व कावळे घर 
दक्षिण - कुंडलिक जगताप घर ते मोळवणे घर 
पश्चिम - सर्वे नं . ९ घुमटाचा फड 


बाजार समिती ते बारव लोणी 
भाग 


नागरिकांचा मागास प्रवर्ग 


उत्तर - सरमकुंडी व रामकुंड हद्द 
| पुर्व - तांदुळवाडीकडे जाणारा रस्ता 
दक्षिण - केळेवाडी व वाशी फाटा रस्ता 
पश्चिम - रामकुंड गाव हद्द 


८ । केळेवाडी 


स्त्रियांसाठी 


उत्तर - वायरलेस टेकडी 
पुर्व - कनेरी रोड 
दक्षिण - कनेरी गाव हद्द 
पश्चिम - वाकवड गांव हद्द 


रामनगर व शासकीय गोदाम 


स्त्रियांसाठी 


उत्तर - वाशी फाटा रस्ता 
पुर्व - घुमटाचा फड व बायपास रोड 
दक्षिण - पारडी गाव हद्द 
पश्चिम - जगदाळे मामा कालेज व नवीन पाण्याची टाकी 


औरंगाबाद विभाग 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , २७ ऑक्टोबर २०१५ : कार्तिक ५ , शके १९३७ 


प्रभाग 
क्रमांक 


प्रभागाची व्याप्ती 


प्रभागाची व्याप्ती 


आरक्षणाची स्थिती किती जागा 
कोणत्या प्रवर्गासाठी जसे 
अनुसुचित जाती जमाती, 

नागरीकांचा मागासवर्गास 
| स्त्रीयांसाठी ( अनु . जाती जमाती 

नागरीकांच्या मागासवर्गास 
__ स्त्रीयांसाठी धरुन ) 


४ 


१० । 


तपोवन भाग 


उत्तर - जुना सरमकुंडी रस्ता 
पुर्व - राम नगर 
दक्षिण - तपोवन रस्ता 
पश्चिम - पवार यांची शेती 


स्त्रियांसाठी 


गेट 


११ 


केंद्रीय प्राथमिक शाळा व 
घुमटाचा फड 


उत्तर - नाला व कॉलेज रोड 
पुर्व - मार्कंडेय यांचे शेत व सर्वे नं . ४ 
दक्षिण - कॉलेज रोड व महादेव मंदीर 
पश्चिम - नाईकवाडी यांची शेती 


१२ | ब्राम्हण गल्ली 


नागरिकांचा मागास प्रवर्ग 

स्त्रियांसाठी 


कवडे व चेडे गल्ली भाग 


१३ । 


उत्तर - मेन रोड व ब्राम्हण गल्ली 
पुर्व - चव्हाण वाडा व मेन रोड , दत्त मंदीर 
दक्षिण - वाणे गल्ली रस्ता , विठ्ठल मंदीर 
पश्चिम - लक्ष्मी रोड , पोरे घर , सांडसे वाडा 
उत्तर - माळी गल्ली रस्ता 
पुर्व - सुतार नेट रस्ता 
दक्षिण - हवेली ते सुतार नेट रस्ता 
पश्चिम - हवेली रोड 
उत्तर - लेंडी नाला 
पुर्व - भागवत उंदरे घर ते गवारे घर 
दक्षिण - शिवाजी नगर रस्ता 
पश्चिम - तांदुळवाडी रस्ता रस्ता 


शिवाजी नगर उत्तर बाजू 


१४ 


नागरिकांचा मागास प्रवर्ग 

स्त्रियांसाठी 


उंदरे गल्ली भाग 


स्त्रियांसाठी 


१५ 


उत्तर - माळी गल्ली रस्ता 
पुर्व - चेडे गल्ली 
दक्षिण - सुतार नेट रस्ता 
पश्चिम - घुले गल्ली रस्ता 
उत्तर - मेन रोड वर्तक चौक 
पुर्व - हवेली रोड व पवार शेतमळा 
दक्षिण - गोलेगाव हद्द 
पश्चिम - विठ्ठल मंदीर , चांभार गल्ली 


हावेली उत्तर व पुर्व बाजू 


१६ 


नागरिकांचा मागास प्रवर्ग 

स्त्रियांसाठी 


१७ | साठेनगर 


उत्तर - वाणे गल्ली रस्ता 
पुर्व . जगताप यांची शेती 
दक्षिण - गोलेगाव हद्द 
पश्चिम - केन्हेरी व पारडी हद्द 


अनुसूचित जाती 
स्त्रियांसाठी 


स्थळ : उस्मानाबाद 
दिनांक : २७/ १० / २०१५ 


जिल्हाधिकारी 
उस्मानाबाद 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , २७ ऑक्टोबर २०१५ : कार्तिक ५, शके १९३७ 


भाग १ - अ असाधारण 


BY THE COLLECTOR 


OSMANABAD DISTRICT 


NO .2015 /NPP /Desk -1/W .S .681 


be, as show in the scheduled to the Draft Ordre , 
bearing No. 2015 /NPP /Desk - 1 /W . 9 .681 dated 09 / 
10 /2015 was published as required by the provison 
to Section 10 sub Section ( 1 ) of the Maharashtra 
Municipal Councils , Nagar Panchayat And Industrial 
Townships Act, 1965 , for information of the resdents 
of the WashiNagar panchayat. 


In exercise of the powers conferred on him by Order 
No .S .E .C ./MNP - 2005 /P .No. 17 /KA -05 / Dated 3 May 
2005 of the states Election Commisseoner, 
Maharashtra the Draft Order fixing the number of 
seat to be elected and the extent of the Wards into 
which the said Nagar PanchayatArea of the Nagar 
Council is to be divided and the Wards Reserved 
for Scheduled Castes, Scheduled Tribes, 
Backwards Class of Citizens , as the case may 


Afrer Carefully concidering the objections 
received by me inrespect of the said draft order. I, 
the Collector of Osmanabad District exercise of 
the powers conferred on me by Section 10 of Sub 
Section (1) of the said Act herby make the following 
order namely . 


ORDER 


amongst the seats reserved for scheduled castes , 
scheduld tribes and Backward Class of Citizens as shown 
in item at serial No.2 (a ),(b ) and (c ) rispectively, are as 
under: 


A ) For the scheduled Castes . 


:- 02 


Whereas , the Divisional Commissner and 
Regional Director Municipal Admininstrastion 
Aurangabad , by his orde No. 2015 / Sa .pr./Desk -4 /NPP ) 
Est-2/Kavi dated 31.07.2015 issued under Sub -Section 
( 2 ) of section 9 of the Maharashtra Municipal Councils , 
Nagar Panchayat and Industrial Township Act, 1965 , has 
fixed for Washi Nagar Panchayat , the number of 
councilors to be elected and number of seats to be 
reserved for the Scheduled Castes , the Schedud Tribes 
and Backward Class of Citizens and women (including 
the number of seats reseved for Women belonging to 
scheduled Castes , the Scheduled Tribes and the 
Bacward Class Citizens ), as shown below : 


B ) For the scheduled Tribes , 


:- 00 


C ) For the Backward Class of Citizens :- 03 


Number of seats reserved for 


women as General 


:- 04 


1) 


The number of counsilors to be elected :- 17 


Category (nuber of seats at serialNo.3 ) minus number 
of seats at serial No .4 


2) 


The number of sects to bereserved 


A ) For the scheduled Castes. 


:- 03 


B ) For the scheduled Tribes , 


: - 01 


C ) For the Backward Class of Citizens :- 05 


3) The total Number of seats to be 


2 . NOW , THEREFORE, in exercise of the powers 
conferred on meby letter no . Ra .nl. Aa ./NP - 2015 /Pr.Kr. 14 / 
Ka .06 , dated 18 /09/ 2015 of the State Electon 
Commission , Maharashtra read with sub - section (1 ) of 
section 10 of the Maharashtra Municipal Councils , Nagar 
Panchayat and Industrial Township Act, 1965 , I Dr. 
Prashant Narnavre Collector of Osmanabad District, 
hereby fix the numer and extent ward into which the said 
Nagar Panchayat Area shallbe devided and specify the 
wards in which seats shall be reserved for the scheduled 
castes , scheduled tribes , the Backward class of citizen 
and women (including women belonging to he 
scheduledcastes, the scheduled tribes and the Backward 
class of citizen ), as the case may be as shown in the 
schedule to this order. 


Reserved for 


:-09 


Women (including the number of seats reserved for 
women belonging to the Scheduled caste , cheduled tribes 
and Backward class of Citizens .) 


4 ) Out of the seats as serialNo. 3 thenumber of seats 
reserved for women belonging to the scheduled castes , 
scheduled tribes and Backward class of citizens from 


Collector Osmanabad 


औरंगाबाद विभाग 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , २७ ऑक्टोबर २०१५ : कार्तिक ५, शके १९३७ 


२१ 


SCHEDULE 


Ward 
No. 


Extent of the Ward 


Name of the ward , 

if any 


If the seat is reserved , for 
whom i.e .whether for SC . 
ST, BCC or for Women 
(including SC Women , ST 
Women or BCC Women 


3 


4 


ShivshaktiNagar 


2 


KavdewadiPart 


North - Limit of Tandulwadi village 
East - Mahaldarpuri Limit 
South - LendiNala 
West - Tandulwadi Road 
North - Mahaldarpuri & Pimpalwadi Village Limit 
East - WAy to Para Village 
South - WAy to Tandulwadi Village 
West - Patki Plot & Tandulwadi Road 
North - Para Road Kavdewadi Limit 
East - Kavdes Land & Sarola Limit 
South - Indapur Road 
West - WAy to Para Village 


3 


Indira Nagar 


Scheduled Caste 


4 


North - Sarola Road 
Technical School East - Dasmegaon limit 
Part 

South - Indapur Road 
West - Indira Nagar Zopadpatti 


Backward Class of 

Citizen 


5 


Bhimnagar Main 


North - Para Chowk 
East - Dasmegaon limit 
South - LendiNala 
West - Way to police station 


Scheduled Caste 

Women 


6 


North - Tukaram Pawar to Shivajinagar eacstchowk 
Shivaji Nagar South East - Laxman Ghule & Kavle House 
side 

South - Kundlik Jagtap House to Molvane House 
West - Sr. No. 9 Ghumthacha Fad 


Backward Class of 

Citizen 


North - SAramkundi & Ramkund Limit 
Bazar SAmeeti to East - Way to Tandulwadi 
Barav Loni Part South - Kelewadi & Vashi Fatha road 

West - Ramkund Village Limit 

North - Wireless Hill 
Kelewadi 

East - Kanheri Road , 
South - Kanheri Village Limit 
West - Vakvad Village Limit 


8 


Women 


Women 


0 


North - WashiFatha Road 
Ram Nagar & Govt. East - Ghumtacha Fad & Baipass road 
Godaon 

South - Pardivillage limit 
West - Jagdale mama college & new water tank 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , २७ ऑक्टोबर २०१५ : कार्तिक ५ , शके १९३७ 


भाग १ - अ असाधारण 


Ward 
No . 


Name of theward , 


Extent of the Ward 


if any 


If the seat is reserved , for 
whom i. e .whether for SC , 
ST, BCC or for Women 
( including SC Women , ST 
Women or BCC Women 


10 


Women 


2 

North - Old Saramkundi Road 
Tapovan Part 

East - Ram Nagar 
South - Tapovan Road 
West - Farm of Pawar 

North - Nala & college road 
I Central primary East - Farm of Markandey sr. no. 4 
school ghumtacha South - college road & mahadev temple 
fad 

West - Farm of Naikwadi 


12 


Backward Class of 
Citizen Women 


North - Main road & brahman galli 
Bramhan Galli East - Chavan wada & main road , datta temple 

South - vane galli road , vitthal temple 
West - laxmiroad , pore house, sandse wada 

North - Mali Galli raod , 
Kavde & Chede Galli East - Sutarnet road 
Part 

South - Haveli to Sutar Net Road 
West - Haveli road 


13 


North - LendiNala 
Shivaji Nagar North East - Bhagvat Undre House to Gavare House 
side 

South - ShivajiNagar road 
West - Tandulwadiroad 


Backward Class of 
Citizen Women 


15 


Undre galli part 


Women 


North - Mali Galli road 
East - Chede Galli 
South - Sutar Net road 
West - Ghule Galli road 


16 


North - Main Road Vartak Chowk , 
Haveli North & East East - Haveli road & pawar farm mala 
Side 

South - Golegaon Limit 
West - Vitthal Temple , Chambhar Galli 


Backward Class of 

Citizen Women 


17 


Sathe Nagar 


Schedule Caste Women 


North - Vane Galli road 
East - Farm of Jagtap 
South - Golegaon Limit 
West - Kaneri & Pardi Limit 


Collector Osmanabad 


Place : Osmanabad 
Date : 27 / 10 /2015 


औरंगाबाद विभाग 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , २७ ऑक्टोबर २०१५ : कार्तिक ५ , शके १९३७ 


२३ 


विभागण्यात येईल त्या प्रभागांची संख्या व त्यांची व्याप्ती निश्चित करण्याचे 

आणि ज्या प्रभागामध्ये अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती आणि नागरीकांचा 
परिशिष्ट- ७ ब 

मागासवर्ग प्रवर्गासाठी जागा राखून ठेवण्यात येतील ते प्रभाग आणि त्याच 
जिल्हाधिकारी नांदेड यांचे कडुन 

प्रमाणे स्त्रियांसाठी ( अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती आणि नागरीकांचा 

मागासवर्ग प्रवर्गाच्य स्त्रियांसह ) जागा राखून ठेवण्यात येतील ते प्रभाग 
राज्य निवडणुक आयुक्त , महाराष्ट्र यांचे आदेश क्र . रानिआ / दर्शविणारा तसेच मा . विभागीय आयुक्त , औरंगाबाद विभाग औरंगाबाद 
नप - २०१५/ प्र .क्र . १४ / का - ०६ / दि . १८ .०९ . २०१५ अन्वये प्रदान केलेल्या यांनी , त्यांचे आदेश दिनांक ०३. १० . २०१५ च्या आदेशाचा प्रारुप मसुदा 
अधिकाराचा वापर करुन तसेच मा . विभागीय आयुक्त, औरंगाबाद विभाग ___ महाराष्ट्र नगरपरिषदा , नपगरपंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम १९६५ 
औरंगाबाद यांनी , त्यांचे आदेश क्र . जा .क्र . २०१५/ नपाप्र/ कावि /डिजेएमएस ( १९६५ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्र . ४० ) च्या कलम १० पोटकलम १ 
क्र दिनांक २६.१०.२०१५ अन्वये मान्यता दिल्यानूसार, महाराष्ट्र नगरपरिषदा , अनुसार निश्चित केलेल्या पध्दतीप्रमाणे उक्त नगरपंचायत क्षेत्रातील 
नपगरपंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम १९६५ ( १९६५ चा महाराष्ट्र रहिवाश्याच्या माहितीसाठी प्रसिध्द करण्यात आला होता. त्यास अनुसरुन 
अधिनियम क्र . ४० ) ( यापुढे सदर अधिनियम म्हणून संबोधित केला) चे आलेल्या हरकती सर्वकष विचार करुन मी सुरेश काकाणी, नांदेड जिल्ह्याचा 
कलम १० ( १ ) खाली नांदेड जिल्ह्याचेजिल्हाधिकारी निम्नोक्त आदेशाच्या जिल्हाधिकारी उक्त अधिनियमाच्या कलम १० , पोट कलम ( १) अन्वये 
अनुसूचित दर्शविल्याप्रमाणे हिमायतनगर नगर पंचायत क्षेत्र जितक्या प्रभागात प्रदान केलेल्या अधिकाराचा वापर करुन निम्नोक्त आदेश देत आहे . 


आदेश 


अ) अनुसुचित जाती 


निरंक 


ब ) अनुसुचित जमाती 


निरंक 


क ) नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्ग 


ज्याअर्थी, महाराष्ट्र नगरपरिषदा , नपगरपंचायती व औद्योगिक 
नगरी अधिनियम १९६५ १९६५ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्र . ४० ) ( यापुढे 
सदर अधिनियम म्हणून संबोधित केला) चे कलम ९ पोट कलम २ अन्वये 
मा . विभागीय आयुक्त तथा प्रादेशिक संचालक , औरंगाबाद यांचेकडील 
राजपत्र प्रसिध्दीकरण दिनांक २३ .०७.२०१५ च्या अधिसुचने अन्वये हिमायतनगर 
नगरपंचायतीच्य खालील दर्शविल्याप्रमाणे निवडावयाच्या सभासदांच्य संख्या 
अनुसूचित जाती , अनुसूचित जमाती व नागरिकांच्या मागास प्रवर्ग यांच्यासाठी 
राखून ठेवावयाच्या जागा व स्त्रियांसाठी ( अनुसुचित जाती , अनुसुचित 
जमाती आणि नागरीकांचा मागासवर्ग प्रवर्गाच्या महिलांसह ) राखून ठेवावयाच्या 
जागा निश्चित केलेल्या आहेत . 


__ ५ . महिलांसाठी सर्वसाधारण जागा म्हणून राखून 


ठेवावयाच्या जागांची संख्या 


०६ 


( अनुक्रमांक ३ समोरील नमुद केलेल्या जागा वजा 


अनुक्रमांक ४ अ, ब , व क समोरील नमुद केलेल्या जागा ) 


१ . निवडावयाच्या सभासदांची संख्या 


२ . अनुसूचित जाती, अनुसुचित जमाती आणि नागरिकांचा 

मागासवर्ग प्रवर्ग यासाठी राखून ठेवावयाच्या जागांची संख्या 


अ ) अनुसुचित जाती 


ब ) अनुसुचित जमाती 


त्याअर्थी, मा राज्य निवडणूक आयोग , यांचे आदेश क्रमांक 
मनपा२००५/ प्र. क्र . १७/ का - ४ दिनांक ०३ मे २००५ अन्वये प्राप्त अधिकार 
प्रदान केल्यानुसार आणि मा . विभागीय आयुक्त , विभाग औरंगाबाद यांचे 
आदेश दिनांक २६. १० .२०१५ अन्वये प्रभाग रचनेस मान्यता दिल्यानुसार व 
आरक्षण निश्चित केल्यानुसार , महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगरपंचायती व 
औद्योगिक नगरी अधिकनयम १९६५ चे कलम १० पोटकलम ( १) अन्वये 
प्राप्त झालेल्या अधिकाराचा वापर करुन मी , सुरेश काकाणी, नांदेड जिल्ह्याचा 
जिल्हाधिकारी उक्त नगर पंचायत क्षेत्र जितक्या भागात निश्चित करीत 
असून ज्या प्रभागामध्ये यथास्थिती अनुसूचित जाती , अनुसुचित जमाती 
आणि नागरीकांचा मागासवर्ग प्रवर्ग यांच्यासाठी व स्त्रियांसाठी ( अनुसूचित 
जाती , अनुसुचित जमाती आणि नागरीकांचा मागासवर्ग प्रवर्ग यांच्यासाठी व 
स्त्रियांसह ) जागा राखून ठेवण्यात येतील , हे प्रभाग निर्दिष्ट करीत आहे . 


क ) नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्ग 


३ . महिलांसाठी ( अनुसुचित जाती , अनुसुचित जमाती 

आणि नागरीकांचा मागासवर्ग प्रवर्गाच्या महिलांसाठी 
राखून ठेवावयाच्या जागा धरुन ) 


०९ 


४ . उपरोक्त क्रं .३ पैकी वरील क्रं .२ ( अ),( ब) व ( क ) 

येथील जागा मध्ये अनुसूचित जाती , अनुसुचित 
जमाती आणि नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्गाच्या 
महिलांसाठी राखून ठेवावयाच्या जागांची संख्या 
खालीलप्रमाणे राहील. 


या आदेशाच्या तारखेच्या निकट नंतरच्या पुढील सार्वत्रिक 
निवडणुकीच्या प्रयोजनार्थ हा आदेश अमलात येईल . 


२४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , २७ ऑक्टोबर २०१५ : कार्तिक ५ , शके १९३७ 


भाग १- अ असाधारण 


अनुसुची 


प्रभाग 
क्रमांक 


प्रभागाचे नाव असल्यास 


प्रभागाची व्याप्ती व चतुःसिमा 


आरक्षणाची स्थिती किती जागा 
कोणत्या प्रवर्गासाठी जसे 
अनुसुचित जाती जमाती , 
नागरीकांचा मागासवर्गास 
स्त्रीयांसाठी ( अनु . जाती जमाती 
नागरीकांच्या मागासवर्गास 

स्त्रीयांसाठी धरुन ) 


३ 


शिवाजी चौक व पवनेरकर 
खारी 


पुर्व - पळसपूर रोड 
पश्चिम - कालिका मंदीर 
दक्षिण - कोमावार व साखरकरचे घर 
उत्तर - पवनेकरचा मळा 


सर्वसाधारण 


२ | कालिका मंदिर व मोमिन गल्ली 


पुर्व - बाजार मैदान 
पश्चिम - प्रभाग क्र . १ ची हद्द 
दक्षिण - मझर मौलाना यांचे दुकान 
उत्तर - कालिका गल्लीतील अंगणवाडी 


नागरिकांचा मागास प्रवर्ग 

( सर्वसाधारण) 


बाजार चौक , पोलीस कॉलनी , 
जिनींग परिसर 


सर्वसाधारण 


गणेशवाडी , रॉयल नगर , नेहरु 
| नगरचा भाग 


पूर्व - बोरगड रोड 
पश्चिम - प्रभाग क्र . २ ची हद्द 
दक्षिण - जनता कॉलनी 
उत्तर - मुस्लिम कब्रस्तान 
पुर्व - शेत जमीन 
पश्चिम - प्रभाग क्र ३ ची हद्द 
दक्षिण - शब्बीर कॉलनी 
उत्तर - बोरगडी रोड 
पुर्व - नेहरु नगरचा भाग 
| पश्चिम - प्रभाग क्र . १४ ची हद्द 
| दक्षिण - प्रभाग क्र . १५ ची हद्द 
उत्तर - जनता कॉलनी 


अनुसूचित जमाती 
( सर्वसाधारण ) 


सर्वसाधारण महिला 


नेहरु नगरचा काही भाग , 
विश्रामगृह परिसर व नई 
आबादी 


| जनता कॉलनी , वडारवाडा 


सर्वसाधारण महिला 


पुर्व - बोरगडी रोड । 
पश्चिम - प्रभाग क्र . ७ ची हद्द 
दक्षिण - मार्केट कमिटी 
उत्तर - जिल्हा परिषद हायस्कूल 
पुर्व - पूर्वेस उमर चौक ते बाजार रोड 
पश्चिम - पोलीस स्टेशनकडे जाणारा रस्ता 
दक्षिण - मिस्लम स्मशान भूमी 
उत्तर - बौध्द समाज मंदीर 


मातंगवाडा, बौध्दवाडा 


अनुसूचित जाती 
( सर्वसाधारण) 


| पठाण गल्ली , गोलेवार गल्ली 
बागवान गल्ली 


सर्वसाधारण महिला 


पुर्व - बौध्दवाडा व मातंगवाडा 
पश्चिम - तुकाई मंदिर मंदीर 
दक्षिण - परमेश्वर मंदीर ते चौपाटी रोड 
उत्तर - सराफा रोड 
पुर्व - प्रभाग क्र २ ची हद्द 
| पश्चिम - पवनसुत मारोती मंदीर 
दक्षिण - सराफा रोड 
उत्तर - प्रभाग क्र १ ची हद्द 


पवनसुत गल्ली, शिवाजी चौक , 
शिपाई मोहल्ला व गणेश चौक 


नागरिकांचा मागास प्रवर्ग 

( सर्वसाधारण ) 


औरंगाबाद विभाग 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , २७ ऑक्टोबर २०१५ : कार्तिक ५ , शके १९३७ 


प्रभाग 
क्रमांक 


प्रभागाचे नाव असल्यास 


प्रभागाची व्याप्ती व चतुःसिमा 


आरक्षणाची स्थिती किती जागा 
कोणत्या प्रवर्गासाठी जसे 
अनुसुचित जाती जमाती , 
नागरीकांचा मागासवर्गास 
स्त्रीयांसाठी ( अनु . जाती जमाती 
नागरीकांच्या मागासवर्गास 

स्त्रीयांसाठी धरुन ) 


१० 


. 


नाका गल्ली काजी मोहल्ला व 
पोपूलवाडचा मळा 


पुर्व - प्रभाग क्र . ९ ची हद्द 
| पश्चिम - पळसपूर रोड 

दक्षिण - सराफाकडे जाणारा रस्ता 
| उत्तर - प्रभाग क्र . १ ची हद्द 


सर्वसाधारण महिला 


दत्त नगर , रुक्मीणी नगर , 
क्रांतीसिंह नगर व कन्या शाळा 
परिसर 


| पुर्व - पळसपूर रोड 

पश्चिम - गांधी नगर 
| दक्षिण - नांदेड किनवट रोड 
| उत्तर - राजा भगीरथ विद्यालय 


नागरिकांचा मागास प्रवर्ग 

( महिला ) 


१२ | परमेश्वर गल्ली व प्रताप गल्ली 


सर्वसाधारण 


| 


सर्वसाधारण महिला 


वनारसी गल्ली , रहीम कॉलनी 
व ग्रामीण रुग्णालयाच्या मागील 
परिसर 


पुर्व - गोलेवार गल्ली 
पश्चिम - परमेश्वर मंदीर रोड 
दक्षिण - मंदीर ते चौपाटी रोड 
| उत्तर - सराफा रोड 
पुर्व - विठ्ठलवाडी 
पश्चिम - हुतात्मा जयवंतराव पाटील शाळेमागील रोड 
| दक्षिण - नांदेड किनवट रोड 
| उत्तर - चौपाटी रोड 
| पुर्व - उमर चौक कडे जाणारा रस्ता 
| पश्चिम - प्रभाग क्र . १३ ची हद्द 
दक्षिण - नांदेड किनवट रोड 
उत्तर - चौपाटी रोड 


खुरेशी गल्ली व नई आबादी 


सर्वसाधारण महिला 


१४ । खुरशीगली 


कृषी कार्यालय परिसर , राजेंद्र 
सिंग चा मळा व नई आबादी 


नागरिकांचा मागास प्रवर्ग 

( महिला ) 


पुर्व - विश्राम गृह 
पश्चिम - पोलीस स्टेशनकडे जाणारा रस्ता 
दक्षिण - बळीरामसिंग कॉलनी 
| उत्तर - प्रभाग क्र . १४ ची हद्द 
पुर्व . १३२ केव्ही 
पश्चिम - पार्डी रोड 
| दक्षिण - रेल्वे लाईन 
| उत्तर - नांदेड किनवट रोड 


सर्वसाधारण 


बळीराम सिंग कॉलनी , हनुमान 
सिंग कॉलनी , मुर्तुज शब्बीर 
कॉलनी व वासुदेव नगर 


बाहाळी तांडा, फुलेनगर , रेल्वे 
कॉलनी , छत्रपतीनगर 


पुर्व - पार्डी रोड 
पश्चिम - नांदेड किनवट रोड 
दक्षिण - टेंभीची शिव 
उत्तर - नांदेड किनवट रोड ( कमान ) 


नागरिकांचा मागास प्रवर्ग 

( महिला) 


ठिकाण : नांदेड 
दिनांक : २७/ १०/ २०१५ 


( सुरेश काकाणी) 
जिल्हाधिकारी नांदेड 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , २७ ऑक्टोबर २०१५ : कार्तिक ५, शके १९३७ 


भाग १- अ असाधारण 


परिशिष्ट- ७ ब 


जिल्हाधिकारी नांदेड यांचे कडुन 


राज्य निवडणुक आयुक्त , महाराष्ट्र यांचे आदेश क्र . रानिआ/ 
नप - २०१५/ प्र .क्र . १४ / का - ०६ / दि . १८ .०९ . २०१५ अन्वये प्रदान केलेल्या 
अधिकाराचा वापर करुन तसेच मा . विभागीय आयुक्त, औरंगाबाद विभाग 
औरंगाबाद यांनी , त्यांचे आदेश क्र . जा .क्र . २०१५/ नपाप्र / कावि /डिजेएमएस 
क्र दिनांक २६.१० .२०१५ अन्वये मान्यता दिल्यानूसार , महाराष्ट्र नगरपरिषदा , 
नपगरपंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम १९६५ ( १९६५ चा महाराष्ट्र 
अधिनियम क्र . ४० ) ( यापुढे सदर अधिनियम म्हणून संबोधित केला) चे 
कलम १० ( १ ) खाली नांदेड जिल्ह्याचेजिल्हाधिकारी निम्नोक्त आदेशाच्या 
अनुसूचित दर्शविल्याप्रमाणे नायगाव नगर पंचायत क्षेत्र जितक्या प्रभागात 


विभागण्यात येईल त्या प्रभागांची संख्या व त्यांची व्याप्ती निश्चित करण्याचे 
आणि ज्या प्रभागामध्ये अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती आणि नागरीकांचा 
मागासवर्ग प्रवर्गासाठी जागा राखून ठेवण्यात येतील ते प्रभाग आणि त्याच 
प्रमाणे स्त्रियांसाठी ( अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती आणि नागरीकांचा 
मागासवर्ग प्रवर्गाच्य स्त्रियांसह ) जागा राखून ठेवण्यात येतील ते प्रभाग 
दर्शविणारा तसेच मा . विभागीय आयुक्त , औरंगाबाद विभाग औरंगाबाद 

यांनी , त्यांचे आदेश दिनांक ०३. १० . २०१५ च्या आदेशाचा प्रारुप मसुदा 
___ महाराष्ट्र नगरपरिषदा , नपगरपंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम १९६५ 
( १९६५ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्र . ४० ) च्या कलम १० पोटकलम १ 
अनुसार निश्चित केलेल्या पध्दतीप्रमाणे उक्त नगरपंचायत क्षेत्रातील 
रहिवाश्याच्या माहितीसाठी प्रसिध्द करण्यात आला होता. त्यास अनुसरुन 
आलेल्या हरकती सर्वकष विचार करुन मी सुरेश काकाणी, नांदेड जिल्ह्याचा 
जिल्हाधिकारी उक्त अधिनियमाच्या कलम १० , पोट कलम ( १) अन्वये 
प्रदान केलेल्या अधिकाराचा वापर करुन निम्नोक्त आदेश देत आहे . 


आदेश 


अ) अनुसुचित जाती 


ब ) अनुसुचित जमाती 


निरंक 


क ) नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्ग 


ज्याअर्थी, महाराष्ट्र नगरपरिषदा , नपगरपंचायती व औद्योगिक 
नगरी अधिनियम १९६५ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्र . ४० ) ( यापुढे सदर 
अधिनियम म्हणून संबोधित केला) चे कलम ९ पोट कलम २ अन्वये मा . 
विभागीय आयुक्त तथा प्रादेशिक संचालक , औरंगाबाद यांचेकडील राजपत्र 
प्रसिध्दीकरण दिनांक २३ .०७ .२०१५ च्या अधिसुचने अन्वये नायगाव 
नगरपंचायतीच्य खालील दर्शविल्याप्रमाणे निवडावयाच्या सभासदांच्य संख्या 
अनुसूचित जाती , अनुसूचित जमाती व नागरिकांच्या मागास प्रवर्ग यांच्यासाठी 
राखून ठेवावयाच्या जागा व स्त्रियांसाठी ( अनुसुचित जाती , अनुसुचित 
जमाती आणि नागरीकांचा मागासवर्ग प्रवर्गाच्या महिलांसह ) राखून ठेवावयाच्या 
जागा निश्चित केलेल्या आहेत . 


५ . महिलांसाठी सर्वसाधारण जागा म्हणून राखून 


ठेवावयाच्या जागांची संख्या 


०४ 


( अनुक्रमांक ३ समोरील नमुद केलेल्या जागा वजा 


अनुक्रमांक ४ अ, ब , व क समोरील नमुद केलेल्या जागा) 


१ . निवडावयाच्या सभासदांची संख्या 


१७ 


२ . अनुसूचित जाती, अनुसुचित जमाती आणि नागरिकांचा 

मागासवर्ग प्रवर्ग यासाठी राखून ठेवावयाच्या जागांची संख्या 


अ ) अनुसुचित जाती 


ब ) अनुसुचित जमाती 


त्याअर्थी, मा राज्य निवडणूक आयोग , यांचे आदेश क्रमांक 
मनपा२००५ /प्र.क्र .१७/ का - ४ दिनांक ०३ मे २००५ अन्वये प्राप्त अधिकार 
प्रदान केल्यानुसार आणि मा . विभागीय आयुक्त , विभाग औरंगाबाद यांचे 
आदेश दिनांक २६. १० .२०१५ अन्वये प्रभाग रचनेस मान्यता दिल्यानुसार व 
आरक्षण निश्चित केल्यानुसार , महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगरपंचायती व 
औद्योगिक नगरी अधिकनयम १९६५ चे कलम १० पोटकलम ( १) अन्वये 
प्राप्त झालेल्या अधिकाराचा वापर करुन मी , सुरेश काकाणी, नांदेड जिल्ह्याचा 
जिल्हाधिकारी उक्त नगर पंचायत क्षेत्र जितक्या भागात निश्चित करीत 
असून ज्या प्रभागामध्ये यथास्थिती अनुसूचित जाती , अनुसुचित जमाती 
आणि नागरीकांचा मागासवर्ग प्रवर्ग यांच्यासाठी व स्त्रियांसाठी ( अनुसूचित 
जाती , अनुसुचित जमाती आणि नागरीकांचा मागासवर्ग प्रवर्ग यांच्यासाठी व 
स्त्रियांसह ) जागा राखून ठेवण्यात येतील , हे प्रभाग निर्दिष्ट करीत आहे . 


क ) नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्ग 


३ . महिलांसाठी ( अनुसुचित जाती , अनुसुचित जमाती 

आणि नागरीकांचा मागासवर्ग प्रवर्गाच्या महिलांसाठी 
राखून ठेवावयाच्या जागा धरुन ) 


०९ 


४ . उपरोक्त क्रं .३ पैकी वरील क्रं .२ ( अ),( ब) व ( क ) 

येथील जागा मध्ये अनुसूचित जाती , अनुसुचित 
जमाती आणि नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्गाच्या 
महिलांसाठी राखून ठेवावयाच्या जागांची संख्या 
खालीलप्रमाणे राहील. 


या आदेशाच्या तारखेच्या निकट नंतरच्या पुढील सार्वत्रिक 
निवडणुकीच्या प्रयोजनार्थ हा आदेश अमलात येईल . 


दि . 


/ १०/ २०१५ 


औरंगाबाद विभाग 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , २७ ऑक्टोबर २०१५ : कार्तिक ५ , शके १९३७ 


अनुसुची 


प्रभाग 
क्रमांक 


प्रभागाची व्याप्ती व चतुःसिमा 


प्रभागाचे नांव 
असल्यास 


आरक्षणाची स्थिती किती जागा 
कोणत्या प्रवर्गासाठी जसे 
अनुसुचित जाती जमाती, 
नागरीकांचा मागासवर्गास 
स्त्रीयांसाठी ( अनु . जाती जमाती 
नागरीकांच्या मागासवर्गास 

स्त्रीयांसाठी धरुन ) 


२ 


४ 


१ 


| बेळगे नगर 


अनुसूचित जाती 


पुर्व - दिगांबर मांजरमकर ( मालीपाटील ) ते संजय 

बाहाळे यांच्य घरापर्यंत 
पश्चिम - नांदेड ते नरसी रोड 
दक्षिण - पाळेकर कॉम्प्लेक्स , पाण्याची टाकी, धिरज 

तगडपलेवार यांचे घर , बन सर , चिंतावार 
कोटलवार यांचे घरापर्यंत ( सी . सी . रोडच्या 

उत्तरेकडील बाजु ) 
| उत्तर - शाम शिंदे यांचे घर ( संभाजीनगर ) 

उत्तरेकडील रोड 


बळवंत नगर 


सर्वसाधारण महिला 


| पुर्व - विश्वकर्मा सांस्कृतिक सभागृह ते चंद्रकांत 

आडे सर यांचे घर ते इंदिरा वाचनालय 
पश्चिम - विनायक वाघमारे/ साहेबराव बापुले / माधव 

पांचाळ यांचे घर ते व्यंकटेश नगरचा रस्ता व 

पुढे डॉ . संतोष खंडगांवकर यांचे घरापर्यंत 
दक्षिण - नायगांव ते शेळगांव छत्री रोड ( डॉ . 

खंडगांवकर ते इंदिरा वाचनालय ) 
उत्तर - विनायक वाघमारे सराचे घर , यशवंत धर्मकार 

यंचे घर , नागोराव आढाव ते कॅनाल पर्यंत 


3 | सहयोग नगर 


नागरिकांचा मागास प्रवर्ग 

( सर्वसाधारण ) 


| पुर्व - विश्वनाथ धेते यांचे घर ते श्रीनगरचा सी . सी . 

रोड ( पश्चिम बाजू ) 
पश्चिम - उध्दव भाकरे/ गुरुनाथ शिंदे यांचे घर ते 

फाजगे सर व पुढे वडजे लाईनमन / इंदिरा 

वाचनालय पर्यंत 
दक्षिण - शेळगांव छत्री रोड ( इंदिरा वाचनालय ते 

श्रीनगर सी . सी . रोड पर्यंत ) 
उत्तर - ब्लु बेल्स इंग्लीश स्कुल ते धोते यांची प्लॉटींग 


४ | सिध्दार्थ नगर 


अनुसूचित जाती महिला 


पुर्व - दत्तु प्राथमिक शाळा, मारोती मंदिर , शेळगांव 

छत्री शिवेपर्यंत 
पश्चिम - श्री . सोनटक्के यांचे घर , श्रीनगर सी . सी . 

रोडच्या पुर्वीकडील बाजू ते शेळगाव छत्री 
रोड व श्री . कदम यांचे घर व पुढे संजय 

मठपती यांचे घरापर्यंत . 
दक्षिण - शेळगांव छत्री रोडच्या दक्षिणेकडील भाग 
उत्तर - रमेश शिंदे/माधव देवाले , शिंदे यांची शेती व 

पुढे कॅनाल पर्यंत 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , २७ ऑक्टोबर २०१५ : कार्तिक ५, शके १९३७ 


भाग १ - अ असाधारण 


प्रभाग 
क्रमांक 


प्रभागाची व्याप्ती व चतुःसिमा 


प्रभागाचे नांव 
असल्यास 


आरक्षणाची स्थिती किती जागा 
कोणत्या प्रवर्गासाठी जसे 
अनुसुचित जाती जमाती , 
नागरीकांचा मागासवर्गास 
स्त्रीयांसाठी ( अनु . जाती जमाती 
नागरीकांच्या मागासवर्गास 

स्त्रीयांसाठी धरुन ) 


३ 


५ | विठ्ठल नगर 


नागरिकांचा मागास प्रवर्ग 

( महिला ) 


पुर्व . पिराजी पांचाळ यंचे लाकडाचे दुकान ते 

सुभाष पांचाळ यांचे घरापर्यंत 
पश्चिम - नांदेड ते नरसी रोड ( हेडगेवार चौक ते 

अंबिका मंगल कार्यालय - पुर्व बाजू ) 
दक्षिण - कोर्ट , अंबिका मंगल कार्यालय व नाला 
उत्तर - नायगाव ते शेळगांव छत्री रस्ता ( हेडगेवार 

चौक ते पिराजी पांचाळ सुतार यांचे घरापर्यंत 


व्यंकटेश नगर 


सर्वसाधारण 


पुर्व - लक्ष्मण बा -हाळे / बालाजी मुतेपवार यांचे 

दुकान ते भास्कर सहकारी पतपेढी पर्यंत 
पश्चिम - श्री . धन्जे यांचेसिमेंट दुकान ते अतुल 

कवटीकवार यांचे घरापर्यंत ( हेडगेवार चौका 

पर्यंत नांदेड नरसी मुख्य रस्ता पुर्व बाजूस ) 
दक्षिण - नायगाव ते शेळगाव छत्री रोड सराफा मार्केट 

भास्कर पतपेढी पर्यंत 
उत्तर - श्री . धनंजे यांचेसिमेंट दुकान ते आनंद 

मुडकलवार यांचे घरापर्यंत ( सी . सी . रोडची 
दक्षिण बाजु ) 


७ 


| जावई नगर ( पुर्व ) 


अनुसूचित जाती 


पुर्व - जुने बसस्टँड ते पांडूरंग कल्याण यंचे 

घरापर्यंत ( नरसी-नांदेड रस्ता ) 
पश्चिम - निवृत्ती जळबा पवार ते बिलोलीकर यांचे घर , 

मौलासाहब पठाण ते शेख मोहम्मद रझक 

साहब ( मोबाईल टॉवर पर्यंत ) 
दक्षिण - जुने बसस्टँड ते फुले सभगृह निवृत्ती जळबा 

पवार यांचे घरापर्यंत 
उत्तर - पांडूरंग कल्याण यांचे घर ते लिटल स्टेप 

इंग्लीश स्कुलचा रस्ता (कॅनाल दक्षिण बाजु ) 


८ | रोहिदास नगर 


नागरिकांचा मागास प्रवर्ग 

( महिला ) 


पुर्व - सोमावार यांचे गोदाम ते रझा मदरसा उर्दु 

शाळा ( नरसी-नांदेड रोड-पश्चिम बाजू ) 
पश्चिम - तान्याबाई रामा सोनकांबळे ते आंबेडकर चौक 

ते कामधेनू ऑईल मिल पर्यंत 
दक्षिण - तान्याबाई रामा सोनकांबळे ( जांभळीचे झाड ) 

शादूल पठाण यांचे घर ते शिवाजी कांबळे 

यांच्य घरापर्यंत 
उत्तर - रजा मदरसा ते लिटल स्टेप इंग्लीश स्कुल ते 

कामधेनु ऑईल मिल पर्यंत 


औरंगाबाद विभाग 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , २७ ऑक्टोबर २०१५ : कार्तिक ५ , शके १९३७ 


प्रभाग 
क्रमांक 


प्रभागाची व्याप्ती व चतुःसिमा 


प्रभागाचे नांव 
असल्यास 


आरक्षणाची स्थिती किती जागा 
कोणत्या प्रवर्गासाठी जसे 
अनुसुचित जाती जमाती , 
नागरीकांचा मागासवर्गास 
स्त्रीयांसाठी ( अनु . जाती जमाती 
नागरीकांच्या मागासवर्गास 

स्त्रीयांसाठी धरुन ) 


४ 


पानसरे नगर 


नागरिकांचा मागास प्रवर्ग 

( सर्वसाधारण 


पुर्व - आंबेडकर चौक / देविदास शेदुर्ले यांचे घर ते 

शिवाजी चौक ( पश्चिम बाजू ) 
पश्चिम - श्री . बालाजी बच्चेवार यांचे घर ते कामधेनू 

ऑईल मिल पर्यंत 
दक्षिण - शिवाजी चौक ते श्री . बालाजी बच्चेवार यांचे 

___ घरापर्यंत ( लालवंडी रस्ता उत्तर बाजू ) 
उत्तर - आंबेडकर चौक ते कामधेन ऑईल मिल ( सी . 

सी . रोड दक्षिण बाजू ) 


१० | जुनी झोपडपट्टी 


अनुसूचित जाती 


पुर्व - गुरांचा दवाखाना पाठभिंत ते तुकाराम 

चन्नावार यांचेकिराणा दुकान , पिठाची गिरणी 

ते आनंदा सुर्यवंशी यांचे घरापर्यंत 
पश्चिम - मरुमाय देवी / साठे चौक / आंबेडकर 

चौकापर्यंत 
दक्षिण - गुरांच्या दवाखान्याच्या पाठीमागील 

पश्चिमेकडील भाग ते मरुमाय मंदिर ( उत्तर 

बाजू ) 
उत्तर - आंबेडकर चौक ते आनंद सुर्यवंशी यांचे 

घरापर्यंत 


११ | महात्मा फुले नगर 


अनुसूचित जाती महिला 


पुर्व - नरसी - नांदेड रोड ( हेडगेवार चौक ते जुने 

बसस्टँड ) 
पश्चिम - विाजी चौक ते कार्लेकर हॉटेल / पाकीजा 

किराणा स्टोअर्स ( लक्की ) ( पुर्वबाजू ) 
दक्षिण - हेडगेवार चौक ते शिवाजी चौक ( उत्तर बाजू ) 
उत्तर - जुने बसस्टँड ते निवृत्ती हानमंते यांचे घरापर्यंत 

व पुढे गुरांचे दवाखान्याची पाठभिंतीपर्यंत व 
पुढे पाकिजा किराणा स्टोअर्स ( लक्की ) 
पर्यंत . 


१२ | वसंत नगर 


नागरिकांचा मागास प्रवर्ग 

( महिला) 


पुर्व - नांदेड रोड ( बसवेश्वर चौक ते हेडगेवार 

चौक ) पश्चिम बाजू ( भाग क्र . १६८ घर क्र . | 

१ ते १७ पर्यंत ) 
पश्चिम - शानदार हॉटेल , गादी मार्केट ते जयराम 

मलमवार यांचे घरापर्यंत ( १ ते १७ पर्यंत ) 
दक्षिण - बसवेश्वर चौक ते जुन्या पंचायत समितीकडे 

जाण्याच्या रस्त्यापर्यंत ( मलमवार यांचे 

घरापर्यंत - नायगाव नाला पर्यंत ) 
उत्तर - हेडगेवार चौक ते शानदार हॉटेल पर्यंत 


३० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , २७ ऑक्टोबर २०१५ : कार्तिक ५ , शके १९३७ 


भाग १ - अ असाधारण 


प्रभाग 


प्रभागाची व्याप्ती व चतुःसिमा 


क्रमांक 


प्रभागाचे नांव 
असल्यास 


आरक्षणाची स्थिती किती जागा 
कोणत्या प्रवर्गासाठी जसे 
अनुसुचित जाती जमाती , 
नागरीकांचा मागासवर्गास 
स्त्रीयांसाठी ( अनु . जाती जमाती 
नागरीकांच्या मागासवर्गास 

स्त्रीयांसाठी धरुन ) 


१३ | भाजीपाला मार्केट परिसर 


सर्वसाधारण 


| पुर्व - शानदार हॉटेल ते साईनाथ गंगासागरे यांचे 

घर ( १ ते १७) घर क्रमांक ते विठ्ठल 

धमर्मेकर यांचे घर ( बैल बाजार ) 
पश्चिम - सिताबाई जयसिंग कल्याण यांचे घ्जर ते 

जिजाऊ चौक / हानमंतराव पाटील यांची 
इमारत ते विनायक दिगंबरराव मोरे यांच्या 

घरापर्यंत 
दक्षिण - बैल बाजार - विठ्ठल धर्मेकर यांचे ज्ञर ते रजा 

चौक , सरफा रोड - बाबा चौकधरी यांचे घर 

ते सिताबाई जयसिंग कल्याण यांचे घरापर्यंत 
उत्तर - विनायक दिगंबरराव मोरे यांचे घर ते सुभाष 

चौक ते शिवाजी चौक ते शानदार हॉटेल 


पर्यंत 


१४ | मद्देवाड गल्ली अमृत नगर 


सर्वसाधारण महिला 


पुर्व - जिजाऊ चौकातील रावसाहेब चव्हाण यांचे 

किराणा दुकानापासून ते निवत्ती विठ्ठल 

कल्याण यांचे घरापर्यंत 
पश्चिम - अमृत नगर ( पुर्व बाजू ) 
दक्षिण - निवृत्ती विठ्ठल कल्याण ते रामजी 

आलमुलवार मद्देवाड गल्ली ते भाऊसाहेब 
नागठाणे यांचे घरापर्यंत व पुढे अमृत नगर 

( लालवंडी रोड ) 
उत्तर - रावसाहेब चव्हाण यांचेकिराणा दुकान ते 

अमृतनगर उत्तर बाजू / पळसगाव शिव 


१५ | कल्याण गल्ली 


सर्वसाधारण महिला 


पुर्व - डी . बी . पाटील यांचा जुना वाडा/शिवराम 

भाऊराव चव्हाण यांचे घर ते हुसेन इमामसाब 

यांचे घरापर्यंत 
पश्चिम - नारायण धोते यांचे घर ते गुरुनाथ शिंदे यांचे 

घरापर्यंत 
दक्षिण - गुरुनाथ शिंदे ते तव्वकलशाह दरगाह ते 

ईस्माईल कोतवाल ते युसुफ कंडक्टर यांचे 

घर ते हुसेन इमामसाब यांचे घरापर्यंत 
उत्तर - नारायण धोते यांचे घर ते नारायण कल्याण 

यांचे घर , दत्तात्रय किानराव धनजे यांचे घर , 
मनोज जांबळे , देविदास कल्याण यांचे घर व 
पुढे ब्रम्हनंद कल्याण यांचे घर ते रजा चौक 
ते डी . बी . पाटील यांचा जुना वाडा / शिवराम 
भाऊराव चव्हाण यांचे घरापर्यंत 


औरंगाबाद विभाग 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , २७ ऑक्टोबर २०१५ : कार्तिक ५ , शके १९३७ 


३१ 


प्रभाग 
क्रमांक 


प्रभागाची व्याप्ती व चतुःसिमा 


प्रभागाचे नांव 
असल्यास 


आरक्षणाची स्थिती किती जागा 
कोणत्या प्रवर्गासाठी जसे 
अनुसुचित जाती जमाती , 

नागरीकांचा मागासवर्गास 
| स्त्रीयांसाठी ( अनु . जाती जमाती 
नागरीकांच्या मागासवर्गास 
स्त्रीयांसाठी धरुन ) 

४ 


१६ | चव्हाण गल्ली 


सर्वसाधारण 


पुर्व - तवक्कलशाह दरगाह च्या पश्चिमेकडील 

भाग , बेळगावचा वाडा , विजय चव्हाण यांचे 

घर ते डॉ . शाहा यांचे घरापर्यंत 
पश्चिम - धुरपतमाय मंदीर ते विठ्ठल शिंदेयांचे 

घरापर्यंत 
दक्षिण - नायगाव नाला ( ओहोळ ) डॉ . शाहा यांचे घर 

ते विठ्ठल शिंदे यांचे घरापर्यंत 
उत्तर - धुरपतमाय मंदीर ब्राम्हण गल्ली ते 

तव्वकलशाह दरगाह पर्यंत 


१७ । 


दत्त नर 


सर्वसाधारण 
महिला 


पुर्व - सजन श्रीरामवार शिवदास पांचाळ , अशोक 

वन्ने विश्वांभर वन्ने ते बालाजी भद्रे यांचे 

घरापर्यंत 
पश्चिम - माधव पवार व गंगाधर भालेराव यंचे घर व 

पाण्याची टाकी ते पिंपळगाव रस्तापर्यंत 
दक्षिण - पोचम्मा मंदीर ,पिंपळगाव ते नरसीकडे 

जाणारा रस्ता 
उत्तर - नायगाव नाला 


ठिकाण : नांदेड 
दिनांक : २७/ १०/ २०१५ 


( सुरेश काकाणी ) 
जिल्हाधिकारी नांदेड 


प्रकाशक , मुद्रक व संपादकः व्यवस्थापक , श्री . संतोष मारूती ढवळे , शासकीय मुद्रणालय, औरंगाबाद यांनी 

शासकीय मुद्रणालय , औरंगाबाद येथून प्रकाशित केले. 


